सत्यमेव जयते 


महाराष्ट्र शासन राजापा 

प्राधिकृत प्रकाशन 


क्र .२६ ] 


गुरुवार , दिनांक ३० जून २०१६ : आषाढ ९, शके १९३८ 


[ किंमत : १८ रुपये ] 


___ स्वतंत्र संकलन म्हणून फाईल करण्यासाठी या भागाला वेगळे पृष्ठ क्रमांक दिले आहेत . 


भाग एक - औरंगाबाद विभागीय पुरवणी 


अनुक्रमणिका 


भाग एक - शासकीय अधिसूचना , नेमणुका , पदोन्नती , पृष्ठे | भाग एक - अ ( भाग चार- अ मध्ये प्रसिध्द करण्यात आले पृष्ठे 

अनुपस्थितीची रजा ( भाग एक - अ , चार - अ , चार-ब व ७३१ आहेत त्या व्यतिरिक्त ) केवळ औरंगाबाद विभागाशी - 
चार - क यामध्ये प्रसिध्द करण्यात आलेले आहेत ते संबंधित असलेले महाराष्ट्र नगरपालिका , जिल्हा परिषदा ते 
त्याच्याव्यतिरिक्त ) केवळ औरंगाबाद विभागाशी संबंधित ७३२ व पंचायत समित्या , ग्रामपंचायती, नगरपंचायती , - 
असलेले नियम व आदेश . 

नगरपरिषदा , जिल्हा नगरपरिषदा , प्राथमिक शिक्षण व 

स्थानिक निधी लेखापरीक्षा अधिनियम , या अन्वये 
संकीर्ण अधिसूचना , नेमणुका , पदोन्नती इत्यादी केवळ ७३२ 

काढण्यात आलेले आदेश व अधिसूचना . 
औरंगाबाद विभागाशी संबंधित असलेले . 

७५० 


शासकीय अधिसूचना , नेमणुका , पदोन्नती इत्यादी 


अ . क्र . 


अधिवक्त्याचे नाव 


विधी व न्याय विभाग 
मादाम काम मार्ग, हुतात्मा राजगुरू चौक , मंत्रालय , मुंबई- ४०० ०३२ 

दिनांक :- १४ जून , २०१६ . 


|0| 


| 


अॅड . प्रिती विलास दिघीकर 
अॅड.किशोर साहेबराव होके -पाटील 
अॅड . वैशाली निंबाजीराव पाटील - जाधव 
अॅड . सुरेश वाल्मीकराव मुंडे 


आदेश 


cc| 


२. सदर नियुक्त्या महाराष्ट्र विधि अधिकारी (नियुक्ती, सेवाशर्ती 
व मानधन) नियम १९८४ यामध्ये दिलेल्या सेवाशर्तीच्या अधीन राहतील . 


क्र . जीपीए- १४१५/ प्र . क . ४१ / का .१४ :- दिवाणी प्रक्रिया संहीता , १९०८ 
च्या ऑर्डर २७, फौजदारी प्रक्रिया संहिता १९७३ चे कलम २४ (१ ) व 
महाराष्ट्र विधि अधिकारी (नियुक्ती, सेवेच्या शर्ती आणि मानधन) नियम 
१९८४ च्या नियम १३ तसेच या नियमात शासन अधिसूचना विधि व न्याय 
विभाग क्र . संकीर्ण- ५९१५/(२७)/ का . १४, दि . ०३ /०२/ २०१५ व दि . १३/ ०२/ २०१५ 
च्या शुध्दिपत्रकान्वये करण्यात आलेल्या दुरुस्तीस अनुसरुन मुंबई उच्च 
न्यायालय , खंडपीठ औरंगाबाद येथे सहायक सरकारी वकील व अतिरिक्त 
शासकीय अभियोक्ता या पदांवर खाली नमूद केलेल्या अधिवक्त्यांची 
याअधिसुचनेच्या दिनांकापासून पुढील दोन वर्षांचा कालावधी अथवा त्यांच्या 
वयास ६२ वर्ष पूर्ण होतील तो दिनांक यापर्यंतचा कालावधी, यापैकी जे 
अगोदर घडेल तोपर्यंतच्या कालावधीसाठी नियुक्ती करण्यात येत आहे . 


३. वरील आदेश मागे घेण्याचा/ त्यात दुरुस्ती करण्याचा/ ते रद्द 
करण्याचा अधिकार शासन राखून ठेवीत आहे . 


४. सदर नियुक्त्या या बाळासाहेब खोपडे यांनी महाराष्ट्र शासनाविरुध 
केलेल्या रिट याचिका क्र . ५७३१ / २००३ मधील न्याय निर्णयाच्या अधीन 
राहून करण्यात येत आहेत . 


औ . भाग १ - २६ 


७३१ 


७३२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , ३० जून २०१६ : आषाढ ९ , शके १९३८ 


भाग १ - पुरवणी 


सहाय्यक निबंधक यांजकडून 


५. सरकारी वकील व सरकारी अभियोक्ता, मुंबई उच्च न्यायालय , 
खंडपीठ औरंगाबाद यांनी नव्याने नियुक्त करण्यात आलेल्या विधी 
अधिकाऱ्यांचा रुजु अहवाल शासनास तात्काळ सादर करावा . 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नांवाने , 


संजीव केळूसकर , 
अवर सचिव , महाराट्र शासन 


अधिसुचना 
क्र .जिदुविअ/ ला / सनि / ४६७ / सन / २०१६,- सहाय्यक निबंधक सहकारी 
संस्था , ( दुग्ध) लातूर या पात्राद्वारे अधिसुचित करीत आहे की , माऊली दुध 
व्यवसायिक सहकारी संस्था , मर्या. गौंडगाव ( विजयनगर ) , ता . देवणी , 
जि . लातूर ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम १९६० चे कलम 
२४ च्या ९ ( १ ) आणि महाराष्ट्र सहकारी संसथेचेनियम क्रमांक १० ( १ ) 
अन्वये संस्थेचेवर्गीकरण कृषि संस्था असून उपवर्गीकरण इतर कृषि संस्था 
असे वर्गीकरण करण्यात आले आहे . संस्थेची नोंदणी क्रमांक एलटीआर / 
एएसए/ एजीआर ( ओ)/ १८२६/ सन २०१६ , दिनांक . . ०५. २०१६ असा आहे . 


संकीर्ण अधिसूचना , नेमणुका , पदोन्नी इत्यादी 


प्र .प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश यांजकडून 


लातूर , १३ , मे , २०१६ 


पहा :- १ . श्रीमती . स्वा .दि . अवसेकर , ४ थे सह दिवाणी न्यायाधीश, क. स्तर , 
उस्मानाबाद यांचे पत्र जा . क्र . ५१२९ / १६, दिनांक ०१ जून , २०१६ अन्वये 
सादर केलेला विहित नमुन्यातील अर्जित रजेचा अर्ज . 


ए. एस .कदम 

सहाय्यक निबंधक , 
सहकारी संस्था , ( दुग्ध ), लातूर 


आदेश 


प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश , उस्मानाबाद हे खालील प्रमाणे आदेश निर्गमीत 
करितात - 


क्र . काव्यवि /(प्रशा)/४२३२/ २०१६ .- श्रीमती . स्वा .दि . अवसेकर , ४ थे 
सह दिवाणी न्यायाधीश, क . स्तर, व न्यायदंडाधिकारी, प्र. वर्ग, उस्मानाबाद 
यांचेदिनांक ०३ व ०४ जून , २०१६ या ( ०२) दोन दिवसांची अर्जित रजा 
महाराष्ट्र नागरी सेवा (रजा ) नियम १९८१ , मधील नियम - ५० नुसार 
( रजेपुढील दिनांक ०५ जून , २०१६ या एक दिवसाच्या सुट्टीच्या फायद्यासह)मंजूर 
करण्यांत येवून , सदरील कालावधीत मुख्यालय सोडण्याची परवानगी देण्यांत 
येते . 


प्रभारी जिल्हा न्यायाधीश यांजकडून 
वाचा :-१ . जिल्हा न्यायालय , कार्यालयीन आदेश जा .क्र . ब- १ ( १ )/ ३११० / 
२०१६, दिनांक २१ एप्रिल , २०१६ ( दि . २१ .०४. २०१६ व २२.०४ . २०१६ या 
दोन दिवसांच्या अर्जित रजा मंजूरीचा आदेश .) 
२. श्री . जी . बी . गुरव , जिल्हा न्यायाधीश- ४, नांदेड यांचे पत्र जा . क्र . ५२३० / 
२०१६ , दि . २५.०४.२०१६ व सोबत परिवर्तीत रजेचा अर्ज व त्यावरील 
आदेश. 
३ . श्री . जी .बी . गुरव , जिल्हा न्यायाधीश-४ , नांदेड यांचे पत्र जा .क्र . ५३८१ / 
२०१६ , दि . २८ .०४ .२०१६ व सोबत वैद्यकीय व तंदुरूस्ती प्रमाणपत्र व 
त्यावरील आदेश. 

आदेश 
क्र .ब .- १(१ )/ ३२६३/ २०१६, - संदर्भ क्रमांक ०१ मधील आदेशान्वये 
श्री . जी . बी . गुरव , जिल्हा न्यायाधीश- ४ , नांदेड यांना महाराष्ट्र नागरी सेवा 
(रजा) नियम १९८१ मधील नियम ५० अन्वये दि . २१ .०४.२०१६ व २२.०४. २०१६ 
या एकूण ( ०२ ) दिवसांची अर्जित रजा मंजूर करण्यांत आली होती , ती 
याद्वारे रद्द करण्यात येते . 


रजेवरुन परत आल्यानंतर श्रीमती. स्वा .दि . अवसेकर ह्या ४ थे सह 
दिवाणी न्यायाधीश , क. स्तर , व न्यायदंडाधिकारी , प्र.वर्ग, उस्मानाबाद म्हणून 
काम पहातील . 


जर श्रीमती . स्वा. दि . अवसेकर ह्या सदरी रजेवर गेल्या नसत्या तर । 
त्या ४ थे सह दिवाणी न्यायाधीश, क .स्तर , व न्यायदंडाधिकारी , प्र.वर्ग , 
उस्मानाबादम्हणून कार्यरत राहिल्या असत्या . 

( दोन ) 
श्रीमती. स्वा .दि . अवसेकर , ४ थे सह दिवाणी न्यायाधीश , क . स्तर , 
व न्यायदंडाधिकारी , प्र. वर्ग, उस्मानाबाद यांच्या सदरील रजेच्या / सुट्टीच्या 
कालावधीत त्यांच्या न्यायालयाचा कार्यभार हा श्री .ग .वि . देशपांडे, २ रे सह 
दिवाणी न्यायाधीश, क. स्तर, व न्यायदंडाधिकारी , प्र.वर्ग, उस्मानाबाद यांच्याकडे 
ठेवण्यांत येतो . 


श्री . जी . बी . गुरव , जिल्हा न्यायाधीश - ४, नांदेड यांना महाराष्ट्र नागरी 
सेवा (रजा) नियम १९८१ मधील नियम ६१ अन्वये दि . २१ .०४. २०१६ ते 
२७.४.२०१६ या एकुण ( ०७) दिवासांची परिवर्तीत रजा मंजूर करण्यांत येते . 

रजेवरुन परत आल्यामुळे श्री . जी . बी . गुरव , जिल्हा न्यायाधीश - ४, 
नांदेड , यांना पुर्वीप्रमाणे त्याच पदावर स्थानापन्न ठेण्यात येते . 


महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन ) नियम १९८१ च्या नियम ३९ - ब खालील 
तळटिप - २ अन्वये प्रमाणित करण्यात येते की , श्री . जी .बी . गुरव , जिल्हा 
न्यायाधीश - ४, नांदेड हे जर वर नमूद कालावधीत रजेवर गेले नसते तर ते 
त्याच पदावर स्थानापन्न राहीले असते . 


उस्मानाबाद , ०१ जून , २०१६ . 


सौ . प्रा .प्र .कुलकर्णी, 
प्र .प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश , उस्मानाबाद . 


नांदेड , २१ एप्रिल , २०१६ . 


जी . ओ . अग्रवाल , 
प्रभारी जिल्हा न्यायाधीश -१ , नांदेड . 


औरंगाबाद विभाग महाराष्ट्र शासन राजपत्र , ३० जून २०१६ : आषाढ ९ , शके १९३८ 

७३३ 
वेळेपूर्वीपर्यंत मुख्यालय सोडण्याच्या परवानगीसह मंजूर करण्यांत येते . 
प्रभारी जिल्हा न्यायाधीश यांजकडून 

रजेवरुन परत आल्यानंतर श्री एस . व्ही . स्वामी , सह दिवाणी 
वाचा :- श्री मोहम्मद ए.वाय . एच ., दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर मुखेड 

न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर , कंधार हे पुर्वीप्रमाणे त्याच पदावर स्थानापन्न 
यांचे पत्र जा . क्र . ७८३/ २०१६ , दि . २७.०४. २०१६ व सोबत नमुन्यातील 

राहतील . 
रजेचा अर्ज व त्यावरील आदेश . 

महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन ) नियम १९८१ च्या नियम ३९- ब खालील 
आदेश 

तळटिप - २ अन्वये प्रमाणित करण्यात येते की , श्री एस . व्ही . स्वामी , सह 
क्र . ब .- २( १ )/ ३२६४/ २०१६ , - श्री मोहम्मद ए.वाय. एच ., दिवाणी 

दिवाणी न्यायाधीश ,कनिष्ठ स्तर कंधार हे जर वर नमूद कालावधीत रजेवर 
न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर मुखेड यांना महाराष्ट्र नागरी सेवा (रजा ) नियम 

गेले नसते तर त्याच पदावर स्थानापन्न राहीले असते . 
१९८१ मधील नियम ५० अन्वये दि . २८ .०४ .२०१६ ते ३० .०४.२०१६ पर्यंत 
( दोन्ही दिवस धरुन ) या एकूण ( ०३ ) दिवसांची अर्जित रजा , रजेला जोडून 

सह दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर कंधार यांच्या न्यायालयाचा 
दिनांक ०१ मे , २०१६ रोजीच्या सुट्टीचा फायदा , दिनांक २७.०४ .२०१६ 

उपरोक्त कालावधीतील कार्यभार दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , लोहा 
रोजीच्या कार्यालयीन वेळेनंतरपासून ते दिनांक ०२.०५.२०१६ रोजीच्या 

यांनी पाहावा , तसेच वर नमुद कालावधीत सह दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ 
कार्यालयीन वेळेपूर्वीपर्यंत मुख्यालय सोडण्याच्या परवानगीसह मंजूर करण्यांत 

स्तर , कंधार या आस्थापनेशी संबंधीत सर्व प्रकारच्या देयकांवर, हंडीवर व 
येते . 

स्वीय प्रपंची लेख्यांच्या धनादेशांवर स्वाक्षरी करुन रक्कम आहरित करण्यासाठी 
रजेवरुन परत आल्यानंतर श्री मोहम्मद ए.वाय .एच ., दिवाणी 

दिवाणी न्यायाधीश कनिष्ठ सतर , लोहा यांना याद्वारे प्राधिकृत करण्यांत 

येत आहे . 
न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर , मुखेड हे पुर्वीप्रमाणे त्याच पदावर स्थानापन्न 
राहतील . 

नांदेड , २८ एप्रिल , २०१६ . 


महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन) नियम १९८१ च्या नियम ३९- ब खालील 
तळटिप - २ अन्वये प्रमाणित करण्यात येते की , श्री मोहम्मद ए. वाय . एच ., 
दिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर मुखेड हे जर वर नमूद कालावधीत रजेवर 
गेले नसते तर त्याच पदावर स्थानापन्न राहीले असते . 


जी . ओ. अग्रवाल , 
प्रभारी जिल्हा न्यायाधीश- १, नांदेड . 


प्रभारी जिल्हा न्यायाधीश यांजकडून 
वाचा :- श्री एम . के . सोरते , पाचवे सह दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , 
नांदेड यांचे पत्र जा . क्र . २०३५ / २०१६ , दिनांक . २९ .०४ .२०१५ व सोबत 
विहीत नमुन्यातील रजेचा अर्ज व त्यावरील आदेश . 


दिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर मुखेड यांच्या न्यायालयाचा उपरोक्त 
कालावधीतील कार्यभार सह दिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर , मुखेड यांनी 
पाहावा, तसेच वर नमुद कालावधीत दिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर 
मुखेड या आस्थापनेशी संबंधीत सर्व प्रकारच्या देयकांवर, हंडीवर व स्वीय 
प्रपंची लेख्यांच्या धनादेशांवर स्वाक्षरी करुन रक्कम आहरित करण्यसाठी 
सह दिवाणी न्यायाधीश कनिष्ठ सतर , मुखडे यांना याद्वारे प्राधिकृत 
करण्यांत येत आहे. 


आदेश 


नांदेड , २८ एप्रिल , २०१६. 


जी . ओ . अग्रवाल , 
प्रभारी जिल्हा न्यायाधीश - १ , नांदेड . 


क्र . ब. - २( १)/ ३३२७/ २०१६ , – श्री एम . के . सोरते , पाचवे सह दिवाणी 
न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , नांदेड यांना महाराष्ट्र नागरी सेवा (रजा ) नियम 
१९८१ मधील नियम ५० अन्वये दिनांक . ०२.०५ .२०१६ ते ०४.०५. २०१६ 
पर्यंत ( दोन्ही दिवस धरून ) या एकूण ( ०३ ) दिवसांची अर्जित रजा, दिनांक 
०१.०५. २०१६ रोजीच्या कार्यालयीन वेळेनंतर पासून ते दिनांक ०५.०५. २०१६ 
रोजीच्या कार्यालयीन वेळेपुर्वीपर्यंत मुख्यालय सोडण्याच्या परवनागीसह मंजूर 
करण्यांत येते . 

रजवरुन परत आल्यानंतर श्री एम . के . सोरते , पाचवे सह दिवाणी 
न्यायाधीश कनिष्ठ स्तर, नांदेड हे पुर्वीप्रामणे त्याच पदावर स्थानापन्न 
राहतील . 

महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन ) नियम १९८१ च्या नियम ३९ - ब खालील 
तळटिप - २ अन्वये प्रमाणित करण्यात येते की , श्री . एम .के . सोरते , पाचवे 
सह दिवाणी न्यायाधीश कनिष्ठ स्तर , नांदेड हे जर वर नमूद कालावधीत 
रजेवर गेले नसते तर ते त्याच पदावर स्थानापन्न राहिले असते . 


प्रभारी जिल्हा न्यायाधीश यांजकडून 
वाचा :- श्री एस . व्ही . स्वामी, सह दिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर , कंधार 
यांचे पत्र जा . क्र . ६१८ / २०१६, दि . २५.०४. २०१६ व सोबत विहीत नमुन्यातील 
रजेचा अर्ज व त्यावरील आदेश आणि पत्र जा . क्र . ६२७/२०१६ , 
दि . २६.०४.२०१६ व त्यावरील आदेश . 


आदेश 


क्र .ब .- २( १)/३२६५/ २०१६, - श्री एस. व्ही . स्वामी , सह दिवाणी न्यायाधीश , 
कनिष्ठ स्तर , कंधार यांना महाराष्ट्र नागरी सेवा (रजा ) नियम १९८१ 
मधील नियम ५० अन्वये दि . २८.०४ .२०१६ ते ३० .०४. २०१६ पर्यंत ( दोन्ही 
दिवस धरुन ) या एकूण ( ०३) दिवसांची अर्जित रजा , रजेला जोडून दिनांक 
०१ मे , २०१६ रोजीच्या सुट्टीचा फायदा, दिनांक २७.०४ . २०१६ रोजीच्या 
कार्यालयीन वेळेनंतरपासून ते दिनांक ०२. ०५.२०१६ रोजीच्या कार्यालयीन 


पाचवे सह दिवाणी न्यायाधीश कनिष्ठ स्तर, नांदेड यांच्या न्यायालयाचा 
उपरोक्त कालावधीतील कार्याभार सातवे सह दिवाणी न्यायाधीश कनिष्ठ 
स्तर, नांदेड यांनी पाहावा . 
नांदेड : ३० एप्रिल , २०१६ . 

जी . ओ . अग्रवाल 
प्रभारी जिल्हा न्यायाधीश – १ , नांदेड . 


७३४ महाराष्ट्र शासन राजपत्र , ३० जून २०१६ : आषाढ ९, शके १९३८ भाग १ - पुरवणी 

न्यायाधीश -२, नांदेड यांनी पहावे व दिनांक ३०.५.२०१६ ते ०५.०६. २०१६ या 
प्रभारी जिल्हा न्यायाधीश यांजकडून 

कालावधीतील जरूरी व तात्कालिक काम तदर्थ जिल्हा न्यायाधीश- १ , 
वाचा :- श्री एम . एम . वर्मा, सह दिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर , भोकर नांदेड यांनी पहावे. 
यांचे पत्र जा . क्र . ६८२/ २०१६, दिनांक . ०४ .०५ .२०१६ व सोबत विहीत 

नांदेड :- २३ मे , २०१६ . 
नमुन्यातील रजेचा अर्ज व त्यावरील आदेश . 

जी . ओ . अग्रवाल , 
आदेश 

प्र .जिल्हा न्यायाधीश- १ , नांदेड . 


क्र .ब .- २( १ )/ ४०१३/ २०१६ , - श्री . एम . एम . वर्मा, सह दिवाणी 
न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर, भोकर यांना महाराष्ट्र नागरी सेवा (रजा) नियम 
१९८१ मधील नियम ५० अन्वये दि . ०१.०५ .२०१६ ते २०.०५ .२०१६ पर्यंत 
( दोन्ही दिवस धरुन ) या एकूण ( २० ) दिवासांची अर्जित रजा , रजेच्यापुढे 
दिनांक २१.०५.२०१६ व २२ .०५.२०१६ या दोन दिवसांच्या सुट्टया जोडून , 
दिनांक २३ .०५.२०१६ रोजीच्या कार्यालयीन वेळेपूर्वीपर्यंत मुख्यालय सोडण्याच्या 
परवानगीसह मंजूर करण्यात येते . 


१० 

प्रभारी जिल्हा न्यायाधीश यांजकडून 
वाचा :- श्री आनंद कृ . पाटील , जिल्हा न्यायाधीश – १ , बिलोली यांचे पत्र 
जा .क्र . ५१२/ २०१६, दिनांक . २४.०५.२०१६, सोबत विहीत नमुन्यातील रजेचा 
अर्ज व त्यावरील आदेश . 


आदेश 


रजेवरुन परत आल्यामुळे श्री . एम .एम . वर्मा, सह दिवाणी न्यायाधीश, 
कनिष्ठ स्तर , भोकर यांना पुर्वीप्रमाणे त्याचे पदावर स्थानापन्न ठेवण्यात येते . 


महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन ) नियम १९८१ च्या नियम ३९ - ब खालील 
तळटिप-२ अन्वये प्रमाणित करण्यात येते की , श्री . एम.एम. वर्मा , सह 
दिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर , भोकर हे जर वर नमूद कालावधीत 
रजेवर गेले नसते तर ते त्याच पदावर स्थानापन्न राहिले असते . 
नांदेड :- ०३ जून , २०१६ . 

जी . ओ . अग्रवाल , 
प्रभारी जिल्हा न्यायाधीश - १, नांदेड . 


क्र ./ आस्था./ ब .- १( १)/ ३९१६/ २०१५. – श्री आनंद कृ . पाटील , 
जिल्हा न्यायाधीश - १ , बिलोली यांना महाराष्ट्र नागरी सेवा (रजा) नियम 
१९८१ मधील नियम ५० अन्वये दि . ३० .०५. २०१६ ते ०४ .०६. २०१६ पर्यंत 
( दोन्ही दिवस धरून ) एकुण ( ०६ ) दिवसांची अर्जित रजा , रजेच्यमागे 
दिनांक २८ व २९ .०५.२०१६ व रर्जेच्यापुढे दिनांक ०५.०६. २०१६ या तीन 
दिवसांच्या सुट्टयांच्या फायदा व दिनांक २७.०५.२०१६ रोजीच्या कार्यालयीन 
वेळेनंतर ते दिनांक ०६.०६.२०१६ रोजीच्या कार्यालयीन वेळेपूर्वी पर्यंत मुख्यालय 
सोडण्याचा परवानगीसह मंजूर करण्यात येते . 

रजेवरुन परत आल्यानंतर श्री आनंद कृ . पाटील , जिल्हा न्यायाधीश – १ , 
बिलोली हे पुर्वीप्रमाणे त्याच पदावर स्थानापन्न राहतील . 

महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन ) नियम १९८१ च्या नियम ३९ - ब खालील 
तळटिप - २ अन्वये प्रमाणित करण्यात येते की , श्री आनंद कृ . पाटील, 
जिल्हा न्यायाधीश – १ , बिलोली हे जर वर नमूद कालावधीत रजेवर गेले 
नसते तर ते त्याच पदावर स्थानापन्न राहिले असते . 


प्रभारी जिल्हा न्यायाधीश यांजकडून 
वाचा :- श्री एस . बी . शेख , तदर्थ जिल्हा न्यायाधीश -२ , नांदेड यांचे पत्र 
जा . क्र . ३८६२ / २०१६ , दिनांक . २३.०५. २०१६ व सोबत रजेचा अर्ज व 
त्यावरील आदेश . 

आदेश 


जिल्हा न्यायाधीश- १, बिलोली यांच्या न्यायालयाचे उपरोक्त 
कालावधीतील जरुरी व तात्कालीक काम जिल्हा न्यायाधीश -२ , नांदेड यांनी 
पहावे . तसेच वर नमूद कालावधीत जिल्हा न्यायालय -१ , बिलोली या 
आस्थापनेशी संबंधीत सर्व प्रकारच्या देयकांवर , हुंडींवर व स्वीय प्रपंची 
लेख्यांच्या धनादेशांवर स्वाक्षरी करुन रक्कम आहरित करण्यासाठी जिल्हा 
न्यायाधीश - २ , नांदेड यांना याद्वारे प्राधिकृत करण्यात येत आहे . 
नांदेड :- २५ जून , २०१६. 

जी . ओ . अग्रवाल , 
प्र .जिल्हा न्यायाधीश - १, नांदेड . 


क्र .ब - १(१ )/ ३८६६/ २०१६ . – श्री एस . बी . शेख , तदर्थ जिल्हा 
न्यायाधीश -२, नांदेड यांना महाराष्ट्र नागरी सेवा (रजा ) नियम १९८१ 
मधील नियम ५० अन्वये दि . २४ .०५.२०१६ ते ०४ .०६.२०१६ या एकुण ( १२ ) 
दिवासांची अर्जित रजा , रजेच्यापुढे दिनांक ०५.०६. २०१६ रोजीच्या सुट्टी 
जोडून , दिनांक २३.०५ .२०१६ रोजीच्या कार्यालयीन वेळेनंतरपासून ते दिनांक 
०६ .०५ . २०१६ रोजीच्या कार्यालयीन वेळेपूर्वीपर्यंत मुख्यालय सोडण्याच्या 
परवानगीसह मंजूर करण्यांत येते . 

रजेवरुन परत आल्यानंतर श्री . एस . बी . शेख , तदर्थ जिल्हा 
न्यायाधीश -२ , नांदेड हे पुर्वीप्रमाणे त्याच पदावर स्थानापन्न राहातील . 

महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वतेन) नियम १९८१ च्या नियम ३९ - ब खालील 
तळटिप-२ अन्वये प्रमाणित करण्यात येते की , श्री एस . बी . शेख, तर्दथ 
जिल्हा न्यायाधीश -२ , नांदेड हे जर वर नमूद कालावधीत रजेवर गेले नसते 
तर ते त्याच पदावर स्थानापन्न राहिले असते . 


११ 


वाच 


जिल्हा न्यायाधीश यांजकडून 
वाचा :- श्रीमती एस. एन . सचदेव, सह दिवाणी न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर , 
कंधार यांचे पत्र जा . क्र . २२० /२०१६, दि . ०७.०६ . २०१६ व सोबत विहीत 
नमुन्यातील रजेचा अर्ज व त्यावरील आदेश . 


आदेश 


क्र . ब .- २( १)/ ४१००/ २०१६, – श्रीमती एस . एन . सचदेव , सह दिवाणी 
न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर , कंधार यांना महाराष्ट्र नागरी सेवा (रजा ) नियम 
१९८१ मधील नियम ५० अन्वये दि . ०८ .०६. २०१६ ते १०.०६.२०१६ या 
एकूण ( ०३ ) दिवसांची अर्जित रजा , रजेच्यापुढे दिनांक ११ व १२.०६. २०१६ 


तदर्थ जिल्हा न्यायाधीश-२, नांदेड यांच्या न्यायालयाचे दिनांक २४ . ०५. २०१६ 
ते २९ .०५. २०१६ या कालावधीतील जरूरी व तात्कालिक काम जिल्हा 


औरंगाबाद विभाग महाराष्ट्र शासन राजपत्र , ३० जून २०१६ : आषाढ ९ , शके १९३८ 

७३५ 
रोजीच्या सुट्टया जोडून शिल्लक रजेच्या अटीस अधिन राहून मंजूर 

१३ 
करण्यांत येते . 

जिल्हा न्यायाधीश यांजकडून 
रजेवरुन परत आल्यानंतर श्रीमती एस .एन . सचदेव , सह दिवाणी 

वाचा :- श्री एन. आर. गजभिये, दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , धर्माबाद 
न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर , कंधार ह्या पुर्वीप्रमाणे त्याच पदावर स्थानापन्न 

यांचे पत्र जा . क्र . ५३० / २०१६, दि . ०६ .०६. २०१६, सोबत विहीत नमुन्यातील 
राहतील . 

रजेचा अर्ज व त्यावरील आदेश . 
महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन) नियम १९८१ च्या नियम ३९- ब खालील 

आदेश 
तळटिप - २ अन्वये प्रमाणित करण्यात येते की , श्रीमती एस .एन . सचदेव , 
सह दिवाणी न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर, कंधार ह्या जर वर नमूद कालावधीत क्र . ब- २( १ )/ ४१०२/ २०१६ , - श्री . एन . आर . गजभिये, दिवाणी 
रजेवर गेल्या नसत्या तर त्या त्याच पदावर स्थानापन्न राहील्या असत्या . न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , धर्माबाद यांना महाराष्ट्र नागरी सेवा (रजा ) 

नियम १९८१ मधील नियम ५० अन्वये दि . १३.०६ .२०१६ ते १७.०६.२०१६ 

पर्यंत ( दोन्ही दिवस धरून) एकूण ( ०५ ) दिवसांची अर्जित रजा, रजेच्या 
सह दिवाणी न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर , कंधार यांचे उपरोक्त कालावधीतील 
विशेष अधिकार क्षेत्रातील काम दिवाणी न्यायाधीश, वरिष्ठ स्तर , कंधार 

मागे दिनांक ११ व १२.०६.२०१६ रोजीच्या सुट्टया जोडून , दिनांक १०.०६. २०१६ 
यांनी पहावे व जरूरी व तात्कालिक काम सह दिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ 

रोजीच्या कार्यालयीन वेळेनंतरपासून ते दिनांक १८.६. २०१६ रोजीच्या कार्यालयीन 
स्तर , कंधार यांनी पहावे . 

वेळेपूर्वीपर्यंत मुख्यालय सोडण्याच्या परवानगीसह शिल्लक रजेच्या अटीस 

अधिन राहून मंजूर करण्यांत येते . 
नांदेड , ०८ जून , २०१६ . 

रजेवरुन परत आल्यानंतर श्री एन. आर. गजभिये, दिवाणी न्यायाधीश , 

कनिष्ठ स्तर , धर्माबाद हे पुर्वीप्रमाणे त्याच पदावर स्थानापन्न राहतील . 
ए . एल . यावलकर , 
जिल्हा न्यायाधीश -१ , नांदेड . 

महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन ) नियम १९८१ च्या नियम ३९- ब खालील 
तळटिप- २ अन्वये प्रमाणित करण्यात येते की , श्री एन. आर. गजभिये , 

दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर, धर्माबाद हे जर वर नमूद कालावधीत 
जिल्हा न्यायाधीश यांजकडून 

रजेवर गेले नसते तर ते त्याच पदावर स्थानापन्न राहीले असते . 


__ १२ 


वाचा :- श्री . जे . व्ही . देशमुख, जिल्हा न्यायाधीश – १ , कंधार यांचे पत्र जा . 
क्र . ५९५ / २०१६, दि . ०७.०६ .२०१६ व सोबत अर्जित रजेचा अर्ज व त्यावरील 
आदेश . 


दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , धर्माबाद यांच्या न्यायालयाचे उपरोक्त 
कालावधीतील जरूरी व तात्कालिक काम सह दिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ 
स्तर, बिलोली यांनी पहावे. 

नांदेड , ०८ जून , २०१६ . 


आदेश 


ए . एल . यावलकर , 
जिल्हा न्यायाधीश -१ , नांदेड . 


क्र . ब.-१(१)/ ४१०१/ २०१६,- श्री . जे. व्ही . देशमुख , जिल्हा न्यायाधीश -१ , 
कंधार यांना महाराष्ट्र नागरी सेवा ( रजा ) नियम १९८१ मधील नियम ५० 
अन्वये दि . १३.०६ . २०१६ ते १५.०६. २०१६ पर्यंत ( दोन्ही दिवस धरून ) 
एकूण ( ०३) दिवसांची अर्जित रजा , रजेच्या मागे दिनांक १२ .०६.२०१६ 
रोजीच्या सुट्टया जोडून , दिनांक ११. ०६ . २०१६ रोजीच्या लोकन्यायालय 
संपल्यानंतरपासून ते दिनांक १६.६.२०१६ रोजीच्या कार्यालयीन वेळेपूर्वीपर्यंत 
मुख्यालय सोडण्याच्या परवानगीसह मंजूर करण्यात येते . 

रजेवरुन परत आल्यानंतर श्री . जे .व्ही . देशमुख, जिल्हा न्यायाधीश – १ , 
कंधार हे पुर्वीप्रमाणे त्याच पदावर स्थानापन्न राहतील . 

महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन) नियम १९८१ च्या नियम ३९ -ब खालील 
तळटिप- २ अन्वये प्रमाणित करण्यात येते की , श्री . जे .व्ही . देशमुख, जिल्हा 
न्यायाधीश - १ , कंधार हे जर वर नमूद कालावधीत रजेवर गेले नसते तर ते 
त्याच पदावर स्थानापन्न राहीले असते . 


१४ 

जिल्हा न्यायाधीश यांजकडून 
वाचा :- श्री एस . बी . शेख , तदर्थ जिल्हा न्यायाधीश- १ , नांदेड यांचे पत्र 
जा .क्र . ४१२/ २०१६ , दि . ०९ .०६.२०१६ व सोबत अर्जित रजेचा अर्ज व 
त्यावरील आदेश. 


जिल्हा न्यायाधीश – १ , कंधार यांच्या न्यायालयाचे उपरोक्त कालावधीतील 
जरूरी व तात्कालिक काम जिल्हा न्यायाधीश – १, नांदेड यांनी पहावे. 
नांदेड , ०८ जून , २०१६ . 


आदेश 
क्र . ब -१( १ )/ ४१४७/ २०१६ ,- श्री एस. बी. शेख, तदर्थजिल्हा न्यायाधीश - १, 
नांदेड यांना महाराष्ट्र नागरी सेवा ( रजा) नियम १९८१ मधील नियम ५० 
अन्वये दि . १३ .०६.२०१६ ते १८ .०६.२०१६ पर्यंत ( दोन्ही दिवस धरुन ) एकुण 
( ०६ ) दिवासांची अर्जित रजा , रजेच्यामागे दि . १२.०६. २०१६ व रजेच्यापुढे 
दि . १९ .०६.२०१६ रोजीच्या सुट्टया जोडून , दिनांक ११.०६. २०१६ रोजीच्या 
लोकन्यायालय संपल्यानंतरपासून ते दिनांक २० .०६.२०१६ रोजीच्या कार्यालयीन 
वेळेपूर्वीपर्यंत मुख्यालय सोडण्याच्या परवानगीसह मंजूर करण्यांत येते . 
। रजेवरुन परत आल्यानंतर श्री . एस . बी . शेख, तदर्थ जिल्हा न्यायाधीश- १ , 
नांदेड हे पुर्वीप्रमाणे त्याच पदावर स्थानापन्न राहातील . 

महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वतेन ) नियम १९८१ च्या नियम ३९ - ब खालील 
तळटिप- २ अन्वये प्रमाणित करण्यात येते की , श्री . एस . बी . शेख, तर्दथ 
जिल्हा न्यायाधीश - १, नांदेड हे जर वर नमूद कालावधीत रजेवर गेले नसते 
तर ते त्याच पदावर स्थानापन्न राहिले असते . 


ए .एल . यावलकर , 
जिल्हा न्यायाधीश- १ , नांदेड . 


७३६ महाराष्ट्र शासन राजपत्र , ३० जून २०१६ : आषाढ ९ , शके १९३८ भाग १ - पुरवणी 

रजेवरुन परत आल्यानंतर श्री . डी . जी . कांबळे, दिवाणी न्यायाधीश , 
तदर्थ जिल्हा न्यायाधीश- १, नांदेड यांच्या न्यायालयाचे उपरोक्त 

वरिष्ठ स्तर , भोकर हे पुर्वीप्रमाणे त्याच पदावर स्थानापन्न राहातील. 
कालावधीतील जरूरी व तात्कालिक काम तदर्थ जिल्हा न्यायाधीश- २ , 

महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वतेन ) नियम १९८१ च्या नियम ३९ -ब खालील 
नांदेड यांनी पहावे . 

तळटिप - २ अन्वये प्रमाणित करण्यात येते की , श्री . डी . जी . कांबळे , 
नांदेड :- ०९ जून , २०१६ . 

दिवाणी न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर , भोकर हे जर वर नमूद कालावधीत 
ए . एल . यावलकर , 
जिल्हा न्यायाधीश- १ , नांदेड . 

रजेवर गेले नसते तर ते त्याच पदावर स्थानापन्न राहिले असते . 


१५ 

जिल्हा न्यायाधीश यांजकडून 
वाचा :- श्री एस . एम . सरोदे, दिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर , अर्धापूर । 
यांचे पत्र जा . क्र . ८०७/ २०१६ , दि . ०८ .०६. २०१६ , सोबत विहीत नमुन्यातील 
रजेचा अर्ज व त्यावरील आदेश . 


दिवाणी न्यायाधीश, वरिष्ठ स्तर , भोकर यांचे उपरोक्त कालावधीतील 
विशेष अधिकार क्षेत्रातील काम दिवाणी न्यायाधीश, वरिष्ठ स्तर , नांदेड 
यांनी पहावे व जरूरी व तात्कालिक काम सह दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ 
स्तर , भोकर यांनी पहावे. 
नांदेड :- ०८ जून , २०१६ . 

ए . एल . यावलकर , 
जिल्हा न्यायाधीश - १ , नांदेड . 


आदेश 


१७ 


क्र . ब -२( १)/ ४१४६/ २०१६,- श्री एस. एम . सरोदे, दिवाणी न्यायाधीश , 
कनिष्ठ स्तर , अर्धापूर यांना महाराष्ट्र नागरी सेवा (रजा) नियम १९८१ 
मधील नियम ५० अन्वये दि . १३ .०६.२०१६ ते १८.०६.२०१६ पर्यंत ( दोन्ही 
दिवस धरुन) एकुण ( ०६ ) दिवासांची अर्जित रजा, रजेच्यामागे दि . ११ व 
१२.०६ .२०१६ आणि रजेच्यापुढे दि . १९.०६ .२०१६ रोजीच्या सुट्टया जोडून , 
दिनांक १०.०६.२०१६ रोजीच्या कार्यालयीन वेळेनंतरपासून ते दिनांक 
२० .०६. २०१६ रोजीच्या कार्यालयीन वेळेपूर्वीपर्यंत मुख्यालय सोडण्याच्या 
परवानगीसह शिल्लक रजेच्या अटीस अधिन राहून मंजूर करण्यांत येते . 

रजेवरुन परत आल्यानंतर श्री एस . एम . सरोदे, दिवाणी न्यायाधीश , 
कनिष्ठ स्तर , अर्धापूर हे पुर्वीप्रमाणे त्याच पदावर स्थानापन्न राहातील . 

महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वतेन ) नियम १९८१ च्या नियम ३९ -ब खालील 
तळटिप - २ अन्वये प्रमाणित करण्यात येते की , श्री एस . एम . सरोदे, दिवाणी 
न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , अर्धापूर हे जर वर नमूद कालावधीत रजेवर गेले 
नसते तर ते त्याच पदावर स्थानापन्न राहिले असते . 


जिल्हा न्यायाधीश यांजकडून 
वाचा :- श्री ग . अं .घुले, सह दिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर , हदगांव 
यांचेपत्र जा .क्र . १०५२/ २०१६ , दि . ०९ .०५.२०१६, सोबत विहीत नमुन्यातील 
रजेचा अर्ज व त्यावरील आदेश . 

आदेश 
क्र . ब- २( १ )/ ३७०४/ २०१६,- श्री ग . अं . घुले , सह दिवाणी न्यायाधीश , 
कनिष्ठ स्तर , हदगावं यांना महाराष्ट्र नागरी सेवा (रजा) नियम १९८१ 
मधील नियम ५० अन्वये दि . १० .०५. २०१६ ते १३.०५.२०१६ पर्यंत ( दोन्ही 
दिवस धरुन ) या एकुण ( ०४ ) दिवासांची अर्जित रजा , रजेला जोडून 
दिनांक १४ व १५.०५ .२०१६ रोजीच्या सुट्टीचा फायदा, दिनांक ०९ .०५.२०१६ 
रोजीच्या कार्यालयीन वेळेनंतरपासून ते दिनांक १६.०५ .२०१६ रोजीच्या 
कार्यालयीन वेळेपूर्वीपर्यंत मुख्यालय सोडण्याच्या परवानगीसह मंजूर करण्यांत 
येते . 

रजेवरुन परत आल्यानंतर श्री ग. अं. घुले , दिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ 
स्तर , हदगांव हे पुर्वीप्रमाणे त्याच पदावर स्थानापन्न राहातील . 

महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वतेन ) नियम १९८१ च्या नियम ३९ - ब खालील 
तळटिप- २ अन्वये प्रमाणित करण्यात येते की , श्री ग . अं . घुले , सह दिवाणी 
न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , हदगांव हे जर वर नमूद कालावधीत रजेवर गेले 
नसते तर ते त्याच पदावर स्थानापन्न राहिले असते . 


दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , अर्धापूर यांच्या न्यायालयाचे उपरोक्त 
कालावधीतील जरूरी व तात्कालिक काम सह दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ 
स्तर , नांदेड यांनी पहावे . 
नांदेड :- ०९ जून , २०१६ . 

ए . एल . यावलकर , 
जिल्हा न्यायाधीश-१ , नांदेड . 


सह दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , हदगांव यांच्या न्यायालयाचे 
उपरोक्त कालावधीतील जरूरी व तात्कालिक काम दिवाणी न्यायाधीश , 
कनिष्ठ स्तर , हदगांव यांनी पहावे. 
नांदेड :- १३ मे , २०१६ . 

ए .एल. यावलकर , 
जिल्हा न्यायाधीश-१ , नांदेड . 


१६ 

जिल्हा न्यायाधीश यांजकडून 
वाचा :- श्री . डी . जी . कांबळे , दिवाणी न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर , भोकर 
यांचे पत्र.क्र .१९४/२०१६, दि . ०६.०६ .२०१६, व सोबत विहीत नमुन्यातील 
रजेचा अर्ज व त्यावरील आदेश . 

आदेश 
क्र . ब -२( १ )/ ४०८३/ २०१६,- श्री . डी . जी . कांबळे , दिवाणी न्यायाधीश , 
वरिष्ठ स्तर , भोकर यांना महाराष्ट्र नागरी सेवा (रजा) नियम १९८१ मधील 
नियम ५० अन्वये दि . ०८ .०६. २०१६ ते १० .०६.२०१६ पर्यंत एकुण ( ०३ ) 
दिवासांची अर्जित रजा, रजेच्यापुढे दि . ११ व १२.०६.२०१६ रोजीच्या 
सुट्टया जोडून , दिनांक ०७.०६.२०१६ रोजीच्या कार्यालयीन वेळेनंतरपासून 
ते दिनांक १३.०६.२०१६ रोजीच्या कार्यालयीन वेळेपूर्वीपर्यंत मुख्यालय 
सोडण्याच्या परवानगीसह मंजूर करण्यांत येते . 


१८ 

प्रभारी जिल्हा न्यायाधीश यांजकडून 
वाचा :- श्री ए. एल . यावलकर , जिल्हा न्यायाधीश-१ , नांदेड यांचे पत्र 
जा .क्र . ५३३० / २०१६ , दि . २७.०४.२०१६ व सोबत विहीत रजेचा अर्ज व 
त्यावरील आदेश . 

आदेश 
क्र . ब - २( १)/ ३२६६/ २०१६,- श्री ए.एल . यावलकर, जिल्हा न्यायाधीश -१ , 
नांदेड यांना महाराष्ट्र नागरी सेवा (रजा) नियम १९८१ मधील नियम ५० 


औरंगाबाद विभाग महाराष्ट्र शासन राजपत्र , ३० जून २०१६ : आषाढ ९ , शके १९३८ 

७३७ 
अन्वये दिनांक . २७.०४. २०१६ ते ३० .०४. २०१६ ( दोन्ही दिवस धरून) एकूण 

२० 
( ०४ ) दिवसांची अर्जित रजा, रजेला जोडून दिनांक ०१.०५.२०१६ रोजीच्या 

अपर जिल्हादंडाधिकारी यांजकडून 
सुट्टीचा फायदा, दिनांक २६.०४ .२०१६ रोजीच्या कार्यालयीन वेळेनंतर ते वाचा :- पोलीस अधिक्षक जालना यांचे पत्र जा . क्र . जिविशा/ जा / का . व. सु / 
दिनांक ०२.०५. २०१६ रोजीच्या कार्यालयीन वेळेपर्यंत मुख्यालय सोडण्याच्या 

२०१६ -, २३२९ , दि . १३. ०६ . २०१६ . 
परवनागीसह मंजूर करण्यांत येते . 

मुंबई पोलीस अधिनियम १९५१ चे कलम ३७ ( १ ) 
रजेवरुन परत आल्यानंतर श्री ए. एल . यावलकर, जिल्हा न्यायाधीश -१ , 

आदेश 
नांदेड यांना पुर्वीप्रामणे त्याच पदावर स्थानापन्न राहतील . 

क्र . २०१६/ आरबी - डेस्क - १/ पोल - १/ कावि- १६५५३ . - ज्याअर्थी माझ्या 
महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन ) नियम १९८१ च्या नियम ३९ - ब खालील असे निदर्शनास आणून देण्यात आले आहे की , सद्या जालना शहरात 
तळटिप - २ अन्वये प्रमाणित करण्यात येते की , श्री ए. एल . यावलकर , विद्युत भारनियमन सुरु असल्याने जिल्हयातील जनतेकडून नाराजी व्यक्त 
जिल्हा न्यायाधीश - १, नांदेड हे जर वर नमूद कालावधीत रजेवर गेले नसते होत आहे . तसेच जिल्हयात पाणी टंचाई मोठ्या प्रमाणात असल्याने विविध 
तर ते त्याच पदावर स्थानापन्न राहिले असते . 

राजकीय व संघटनेच्या वतीने विविध मागण्या संदर्भात धरणे , मोर्चे, निदर्शने , 
रास्ता रोको इत्यादी सर्व प्रकारची आंदोलनात्मक कार्यक्रम घेण्याची शक्यता 

नाकारता येत नाही. 
जिल्हा न्यायाधीश -१ , नांदेड यांच्या न्यायालयाचा उपरोक्त कालावधीतील 
कार्याभार जिल्हा न्यायाधीश -२, नांदेड यांनी पाहावा. तसेच जिल्हा न्यायालय , 

दिनांक ०७/ ०६/ २०१६ पासून मुस्लीम धर्मीयांचा रमजान महीना सुरु 
नांदेड या आस्थापनेशी संबंधीत सर्व प्रकारच्या देयकांवर , हुंडीवर व स्वीय 

झालेला आहे . सदर महिन्यात मुस्लीम लोक दररोज पारंपारिक पध्दतीने 
प्रपंची लेख्यांच्या धनादेशांवर स्वाक्षरी करुन रक्कम आहरित करण्यासठी 

उपवास करुन मशीदी मध्ये मोठया संख्येने नामज अदा करतात , वरील 
जिल्हा न्यायाधीश -२, नांदेड यांना याद्वारे प्राधिकृत करण्यांत येत आहे . 

पार्श्वभुमीवर कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होण्याची शक्यता नाकारता 

येत नाही, त्याअर्थी मी , आर . टी .इतवारे , अपर जिल्हादंडाधिकारी , जालना , 
नांदेड : २८ एप्रिल , २०१६ . 

मुंबई पोलीस अधिनियम , १९५१ चे कलम ३७ ( १ ) अन्वये अधिकाराचा वापर 

दुर्वाचनिय करून याद्वारे खालील निर्देश देत आहे , शासकीय कर्तव्य पार पाडणाऱ्या 
प्रभारी जिल्हा न्यायाधीश- १, नांदेड . कर्मचाऱ्याव्यतिरिक्त इतर कोणतीही व्यक्ती सार्वजनिक ठिकाणी किंवा त्या 

आसपास , 
१९ 

१ ). शस्त्रे , लाठ्या , सोटे , बंदुके , तलवारी , भाले, चाकू , व इतर 
प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश यांजकडून 

शरीरास इजा अथवा अपाय करण्याऱ्या वस्तू जवळ बाळगणार नाही . 
वाचा :- श्री . एन . एस . कोले, जिल्हा न्यायाधीश - ३, अंबाजोगाई यांचे 
परीवर्तीत रजेचे आवेदनपत्र जा .क्र . १४००/ २०१६, दिनांक ३०/ ०५/ २०१६ . 

२) . तीक्ष्ण पदार्थ अथवा स्फोटके सहज हताळता येतील अशी घातक 

वस्तू जवळ बाळगणार नाही . 
आदेश 

३) . दगड किंवा इतर उपकरणे किंवा ( Means of Cousting ) 
क्रमांक / प्रशा/ बी - १/ ५६६० / २०१६,- प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश , बीड आदेश 

प्रवर्तक शस्त्रे गोळा करून ठेवणार नाही किंवा जवळ बाळगणार नाही . 
देत आहेत की , श्री . एन . एस . कोले, जिल्हा न्यायाधीश - ३ , अंबाजोगाई 
यांना दिनांक ०३ / ०६/ २०१६ ते ०४/ ०६/ २०१६ या ( ०२ ) दिवसाची अर्जीत ४). व्यक्तींच्या किंवा समूहाच्या भावना जाणूनबुजून दुखविण्याचे उद्देशाने 
रजा दिनांक ०५/ ०६/ २०१६ रोजीच्या सुट्टीच्या फायद्यासह मंजुर करण्यात असभ्यतेने भाषण म्हणणार नाही, वाद्य वाजविणारे नाही, गाणे म्हणणार नाही. 
येत आहे . 

५) . व्यक्तीचेकिंवा शवाचेकिंवा त्याच्या प्रतिकृतीचे प्रदर्शन करणार नाही. 
महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन ) नियम १९८१ च्या नियम ३९ ( २) ( ब ) 

६) . आवेषी भाषण , अंगविक्षेप , विडंबनापर नकला करणार नाही आणि 
खालील टिप क्र . २ अनवये प्रमाणित करण्यात येते की , जर श्री . एन . एस . 
कोले , हे वरील कालावधीत रजेवर गेले नसते तर ते जिल्हा न्यायाधीश -३ , 

सभ्यता किंवा नितीमत्ता यास बाधा येईल किंवा ज्यामुळे राज्याची सुरक्षितता 
अंबाजोगाई म्हणून त्यांच्या मुळपदी काम करीत राहिले असते . 

धोक्यात येईल किंवा अराजक माजेल अशी चित्रे, निशाणी , घोषणा पत्रे 

किंवा कोणतीही वस्तू बाळगणार नाही . 
वरील रजेचा कालावधीत संपुष्टात आल्यानंतर श्री . एन . एस . कोले , 
यांना त्यांच्या मुळपदी जिल्हा न्यायाधीश - ३ , अंबाजोगाई म्हणुन नियुक्त 

हा आदेश संपूर्ण जिल्ह्यासाठी दिनांक १५ / ०६/ २०१६ चे ०६ .०० 
केले जाते . 

वाजेपासून ते दिनांक २९ / ०६ / २०१६ चे २४ .०० वाजेपर्यंत अंमलात राहील . 
__ श्री . एन . एस . कोले , जिल्हा न्यायाधीश-३ , अंबाजोगाई यांच्या न्यायालयाचा हा आदेश आज दिनांक १३/ ६/ २०१६ रोजी माझ्या सही-शिक्यानिशी 
संपूर्ण कार्यभार व श्री . एस . व्ही . हांडे , जिल्हा न्यायाधीश - २ तथा प्रभारी देण्यात आला आहे . 
जिल्हा न्यायाधीश- १ अंबाजोगाई यांचेकडे ठेवण्यात आला आहे. 

जालना , १३ जून , २०१६ . 
बीड :- ०३ जून , २०१६ . 

आर . टी . इतवारे , 
अशोक अं . भटकर , 

अपर जिल्हादंडाधिकारी, जालना . 
प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश , बीड . 


२१ 


उस्मानाबाद 


२३ 


७३८ महाराष्ट्र शासन राजपत्र , ३० जून २०१६ : आषाढ ९ , शके १९३८ भाग १ - पुरवणी 

कलम १२ (१ ) अन्वये व महाराष्ट्र सहकारी संस्थाचे नियम , १९६१ मधील 
अपर जिल्हादंडाधिकारी यांजकडून 

नियम क्रमांक १०( १ ) अन्वये संस्थेचे वर्गीकरण “ साधन संपत्ती संस्था " 

असून उपवर्गीकरण “ कर्ज देणाऱ्या साधनसंपत्ती संस्था " आहे . 
वाचा : - पोलीस अधिक्षक जालना यांचे पत्र जा . क्र .जिविशा/ जा / का . व . सु / 
३७ ( १ ) ३ / २०१६- ,२३२९ , दि . १३ .०६ .२०१६ . 

उस्मानाबाद :- ०४ जुन , २०१६ 
मुंबई पोलीस अधिनियम १९५१ चे कलम ३७ ( ३ ) 

एस . पी बडे , 
आदेश 

जिल्हा उपनिबंधक , 

सहकारी संस्था , उस्मानाबाद . 
क्र .२०१६/ आरबी- डेस्क - १/ पोल -१ / कावि - १६५५१ .- ज्याअर्थी माझ्या असे 
निदर्शनास आणून देण्यात आले आहे की , सद्या जालना शहरात विद्युत 
भारनियमन सुरु असल्याने जिल्हयातील जनतेकडून नाराजी व्यक्त होत 

प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश , यांजकडून 
आहे . तसेच जिल्हयात पाणी टंचाई मोठ्या प्रमाणात असल्याने विविध 
राजकीय पक्ष व संघटनेच्या वतीने विविध मागण्या संदर्भात धरणे मोर्चे 

पहा :- १. श्री . उ. प्र.कुलकर्णी, सह दिवाणी न्यायाधीश , व . स्तर , उमरगा 
निदर्शने, रास्ता रोको इत्यादी सर्व प्रकारची आंदोलनात्मक कार्यक्रम घेण्याची 

यांचे पत्र क्र . ११३९ / १६, दिनांक ०९ जुन , २०१६ रोजी प्राप्त झालेला ई- मेल 
शक्यता नाकारता येत नाही. 

संदेश. 

आदेश 
दिनांक ०७ /०६/ २०१६ पासून मुस्लीम धर्मीयांचा रमजान महीना सुरु 
झालेला आहे . सदर महिन्यात मुस्लीम लोक दररोज पारंपारिक पध्दतीने प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश, उस्मानाबाद हे खालील प्रमाणे आदेश निर्गमित 
उपवास करुन मशीदी मध्ये मोठया संख्येने नमाज अदा करतात , वरील करितात - 
पार्श्वभुमी लक्षात घेता कायदा व सुव्यवस्था अबाधित राहणेसाठी व जिल्ह्यात क्र . काव्यवि/( प्रशा)/ ४४६७/ २०१६ . - श्री . उ .प्र . कुलकर्णी, सह 
कोठेही अनुचित प्रकार घडू नये त्यासाठी जालना जिल्ह्यात मुंबई पोलीस दिवाणी न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर , उमरगा यांची दिनांक १३ जुन , २०१६ , ते 
अधिनियम , १९५१ चे कलम ३७ (३) लागू करणे आवश्यक आहे . १८ जुन , २०१६ या ( ०६) सहा दिवसांची अर्जित रजा महाराष्ट्र नागरी सेवा 
त्याअर्थी मी , आर. टी . इतवारे, अपर जिल्हादंडाधिकारी , जालना मुंबई पोलीस 

( रजा ) नियम १९८१ , मधील नियम - ५० नुसार (रजेमागील दिनांक ११ व १२ 
अधिनियम , १९५१ चे कलम ३७ (३ ) अन्वये अधिकाराचा वापर करुन याद्वारे 

जून , २०१६ या दोन दिवसांच्या व रजेपुढील दिनांक १९ जुन , २०१६ या एक 
पाच (५ ) किंवा अधिक व्यक्तींना जमण्यास किंवा सभा,मिरवणुका ,मोर्चा 

दिवसाच्या सुट्टीच्या फायद्यासह ) मंजूर करण्यांत येवून , दिनांक १० जुन , 
काढण्यास मनाई करीत आहे . 

२०१६ रोजी कार्यालयीन वेळेनंतर पासून ते दिनांक २० जुन , २०१६ रोजी 

कार्यालयीन वेळेपुर्वी पर्यंत मुख्यालय सोडण्याची परवानगी देण्यांत येते . 
हा आदेश कामावरील कोणताही अधिकारी किंवा कर्मचारी यांना लागू 

रजेवरुन परत आल्यानंतर श्री . उ. प्र. कुलकर्णी, हे सह दिवाणी न्यायाधीश , 
होणार नाही . तसेच विवाह , अंत्ययात्रा आणि पोलीस अधीक्षक जालना व 

व . स्तर , उमरगा म्हणून काम पहातील . 
उपविभागातील पोलीस अधिकारी जालना, अंबड , परतूर , भोकरदन यांनी 

जर श्री . उ. प्र.कुलकर्णी, हे सदरील रजेवर गेले नसते तर ते सह 
विशेषरीत्या परवानगी दिलेल्या मिरवणुका, सभा,मोर्चा यांना लागू होणार 

दिवाणी न्यायाधीश, व. स्तर , उमरगा म्हणून कार्यरत राहिले असते . 
नाही. 

( दोन ) 
हा आदेश संपूर्ण जिल्ह्यासाठी दिनांक १५ .०६ . २०१६ चे ०६ .०० 

श्री . उ.प्र. कुलकर्णी, सह दिवाणी न्यायाधीश , व . स्तर , उमरगा यांच्या 
वाजेपासून ते दिनांक २९ .०६ .२०१६ चे २४ .०० वाजेपर्यंत अंमलात राहील . 

सदरील रजेच्या / सुटीच्या कालावधीत त्यांच्या न्यायालयाचा कार्यभार हा 
हा आदेश आज दिनांक १३/ ०६/ २०१६ रोजी माझ्या सही-शिक्यानिशी 

श्री . नि . ला . काळे, दिवाणी न्यायाधीश , व स्तर , उमरगा यांच्याकडे ठेवण्यांत 
देण्यात आला आहे . 
जालना , १३ जुन २०१६ . 

उस्मानाबाद :- १० जुन , २०१६ 
आर. टी .इतवारे, 

आर . आर. देशमुख , 
अपर जिल्हादंडाधिकारी , जालना . 

प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश , उस्मानाबाद . 


येतो . 


२२ 
जिल्हा उपनिबंधक सहकारी संस्था यांजकडून 


२४ 
प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश , यांजकडून 


पहा :- १ . श्री . आ . पां . कानडे, तदर्थजिल्हा न्यायाधीश-१ , उस्मानाबाद 
यांचे पत्र जा .कं . ४४२६/ १६ , दिनांक ०९ जुन , २०१६ अन्वये सादर केलेला 
विहीत नमुन्यातील अर्जित रजेचा अर्ज . 


आदेश 


अधिसुचना 
क्र ./नियंत्रण / श्रीसिध्दीविनायक /डिस्ट्रीक्ट / नों . अ/ २०१६/ २३३५ , - जिल्हा 
उपनिबंधक सहकारी संस्था , उस्मानाबाद यांचेकडून असे अधिसुचित करण्यात 
येते की , श्रीसिध्दीविनायक डिस्ट्रीक्ट को - ऑप .क्रेडिट सोसायटी 
लि . उस्मानाबाद , ता . जि . जिल्हा उस्मानाबाद ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी 
संस्था अधिनियम , १९६० मधील ( १९६१ चे महाराष्ट्र अधिनियम क्र .२४)कलम 
९( १) अन्वये नोंदणी क्रमांक ओएसएम / आरएसआर/( सीआर)/ १८९/ २०१६ . 
दिनांक ०४.०६. २०१६ ने नोंदण्यात आलेली आहे. उपरिनिर्दिष्ट अधिनियमाच्या 


प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश , उस्मानाबाद हे खालील प्रमाणे आदेश निर्गमित 
करितात - 


क्र . काव्यवि/( प्रशा)/४४६८ / २०१६. – श्री . आ . पां . कानडे, तदर्थजिल्हा 
न्यायाधीश - १, उस्मानाबाद यांची दिनांक १३ जुन , २०१६ व दिनांक १४ जुन , २०१६ 


औरंगाबाद विभाग महाराष्ट्र शासन राजपत्र , ३० जून २०१६ : आषाढ ९ , शके १९३८ 

७३९ 
या ( ०२) दोन दिवसांची अर्जित रजा महाराष्ट्र नागरी सेवा (रजा) नियम 

( दोन ) 
१९८१ , मधील नियम - ५० नुसार (रजेपुढील दिनांक ११ व १२ जुन , २०१६ या दोन 

श्री . आ . पां . कानडे, तदर्थ जिल्हा न्यायाधीश - १, उस्मानाबाद यांच्या सदरील 
दिवसाच्या सुट्टीच्या फायद्यासह) मंजूर करण्यांत येवून , दिनांक १० जुन , २०१६ रोजी 

अर्जित रजेच्या कालावधीत त्यांच्या न्यायालयाचा कार्यभार हा श्री . रा. ना . रोकडे, 
कार्यालयीन वेळेनंतर पासून ते दिनांक १५ जुन , २०१६ रोजी कार्यालयीन 

जिल्हा न्यायाधीश -५ , उस्मानाबाद यांच्याकडे ठेवण्यांत येतो . 
वेळेपुर्वी पर्यंत मुख्यालय सोडण्याची परवानगी देण्यांत येते . 

उस्मानाबाद :- १० जुन, २०१६ 
रजेवरुन परत आल्यानंतर श्री . आ . पां . कानडे हे तदर्थ जिल्हा न्यायाधीश 

आर. आर. देशमुख, 
१ , उस्मानाबाद म्हणून काम पहातील . 

प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश , उस्मानाबाद . 
जर श्री . आ . पां . कानडे हे सदरील रजेवर गेले नसते तर ते तदर्थ 
जिल्हा न्यायाधीश - १, उस्मानाबाद म्हणून कार्यरत राहिले असते . 


२५ 
BY PRINCIPAL DISTRICT & SESSIONS 

JUDGE 


the year - 2016 as specified in column No . 3 and the 
period for which they were prevented from enjoying 
the Off / Summer Vacation is mentioned in column No. 
4 against their names. 


NOTIFICATION 


No .HKW /[ Admn ]/5752/2016 . --- The following 
Judicial Officers working in this District Osmanabad 
were pernitted to enjoy the Off /Summer Vacation for 


The Off / Summer Vacation for Civil Courts in 
Osmanabad District was from 05th May, 2016 to 05th 
June , 2016 [both days inclusive ] 


Name of the Judicial Officer 


Sr. | 
No . 


Period of Vacation prevented 


Period of Vacation 

Enjoyed 


| 


2 


3 


9 / 5 / 2016 to 
22 /05/ 2016 
9 / 5/ 2016 to 
22/ 05/ 2016 


5 / 5 / 2016 to 8 / 5 / 2016 & 
23/5/ 2016 to 05 /06/ 2016 
5 / 5/ 2016 to 8 /5 / 2016 & 
23/5/ 2016 to 05 / 06 / 2016 


23/5/ 2016 to 
29 / 05/ 2016 
9/5 / 2016 to 
22/05/ 2016 


5 /5 / 2016 to 22 / 5/ 2016 & 
30 / 5 / 2016 to 05 /06/ 2016 
5 /5 / 2016 to 8/ 5/ 2016 & 
23/5/ 2016 to 05 /06/ 2016 


Shri S . R . Padwal, 
Civil Judge Senior Divsion, Osmanabad . 

Shri D . B . Bangade, 
Chief Judicial Magistrate, Osmanabad. 

Smt. R .R . Tehara , 
Jt.Civil Judge, S . D . & A .C .J.M ., 
| Osmanabad. 

Shri S . B . Desai, 
2nd Jt.Civil Judge, S . D . & A . C .J. M ., 
Osmanabad . 

Shri. R .K . Rajebhosale , 
3rd Jt. Civil Judge, S. D. & A. C.J. M. , 
Osmanabad. 
Smt. N . P. Pawar, 
4th Jt. Civil Judge , S. D . & A .C .J.M ., 
Osmanabad . 
Shri N .L . Kale , 
Civil Judge S. D . Omerga , 
Shri. U .P . Kulkarni, 
Jt.Civil Judge , S . D . Omerga , 


5 


16/ 5 / 2016 to 
29/ 05 /2016 


5 /5/ 2016 to 15/ 5/ 2016 & 
30/ 5/ 2016 to 05 / 06 / 2016 


16/ 05 / 2016 to 
29/ 05 / 2016 


5/ 5/ 2016 to 15/ 5/ 2016 & 
30/ 5/ 2016 to 05 / 06/ 2016 


9/ 05/ 2016 to 
22 /05/ 2016 
23/ 05/ 2016 to 
05 /06/ 2016 


5 / 5 / 2016 to 8 / 5 / 2016 & 
23 /5 / 2016 to 05/ 06/ 2016 
5/ 5/ 2016 to 22 / 5/ 2016 


680 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , ३० जून २०१६ : आषाढ ९, शके १९३८ 


भाग १ - पुरवणी 


Sr . 


Name of the Judicial Officer 


Period of Vacation prevented 


Period of Vacation 

Enjoyed 


2 


5/5/ 2016 to 22/5/ 2016 


23 /5 /2016 to 
05 /06 /2016 
16 /05/ 2016 to 
29 /05 /2016 


5 /5 /2016 to 15 /5 /2016 & 
30 /5 / 2016 to 05 /06 / 2016 


5/5 /2016 to 05/ 06 /2016 


23 /5 / 2016 to 
29 /05 /2016 


5 /5 / 2016 to 22 /5 /2016 & 
30/5 /2016 to 05/ 06 /2016 


23/5 /2016 to 
29/05 /2016 


5 /5 /2016 to 22/5 /2016 & 
30 /5 /2016 to 05 /06 /2016 


16 /05 / 2016 to 
29/05 /2016 


5 /5 / 2016 to 15 /5 /2016 & 
30 /5 /2016 to 05 /06 /2016 


Shri S .S . Budruk , 
Civil Judge, S . D . Paranda . 
Shri . R . G . Jagtap , 
Civil Judge, S .D . Bhoom . 
Shri. S . R . Tathe , 
Jt.Civil Judge , JD & JMFC , 
Osmanabad .(Under suspension ) 
Shri G . V . Deshpande , 
2nd Jt.Civil Judge, JD & JMFC , 
Osmanabad . 
Shri. S . A . Jamadar, 
3rd Jt. Civil Judge, JD & JMFC , 
Osmanabad . 
Smt. S . D . Awasekar, 
4th Jt .Civil Judge, JD & JMFC , 
Osmanabad . 
Shri N .C . Borphalkar, 
5th Jt .Civil Judge, JD & JMFC , 
Osmanabad . 
Smt. A .C . Parshetti , 
6th Jt.Civil Judge, JD & JMFC , 
Osmanabad . 
Shri D . M . Giri, 
Civil Judge , JD & JMFC , 
Tuljapur. 
Shri P. R . Wagdole , 
Jt.Civil Judge, JD & JMFC , 
Tuljapur. 
Shri T.P.Mote , 
2nd Jt.Civil Judge , JD & JMFC , 
Tuljapur. 
Shri. C .P . Kashid , 
Jt. Civil Judge , JD & JMFC , Omerga . 
Shri. H .R . Patil, 
2nd Jt. Civil Judge, JD & JMFC ,Omerga 


9 /05 / 2016 to 
15 /05 /2016 


5 / 5 / 2016 to 8 / 5 / 2016 & 
16 /5 /2016 to 05 /06 /2016 


5 / 5 / 2016 to 05 / 06 / 2016 


23 /05 /2016 to 
29 /05 /2016 


5 /5 /2016 to 22 /5/2016 & 
30 /5 /2016 to 05 / 06 / 2016 


09/05 /2016 to 
22/05 /2016 


5 /5/2016 to 8 /5 / 2016 & 
23 /5 /2016 to 05 /06 /2016 


19 


5 /5 /2016 to 05 /06 /2016 


20 


16 / 05 / 2016 to 
22/05 /2016 
09 /05 /2016 to 
22/05 /2016 


5 /5 /2016 to 15 /5 /2016 & 
23 /5 /2016 to 05 / 06 / 2016 
5 /5 /2016 to 8/ 5 /2016 & 
23/5 / 2016 to 05/ 06 /2016 


औरंगाबाद विभाग 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , ३० जून २०१६ : आषाढ ९ , शके १९३८ 


089 


Nameof the Judicial Officer 


Period of Vacation prevented 


Sr. 
No. 


Period of Vacation 

Enjoyed 


3 


23 /5 / 2016 to 
29/05 /2016 


5 /5 / 2016 to 22/5 /2016 & 
30 /5 /2016 to 05 /06 /2016 


5 /5 / 2016 to 29/5 /2016 


Shri. S . B . Ganappa , 
| 3rd Jt.Civil Judge, JD & JMFC , 
Omerga. 
Shri. A . S . Munde , 
Civil Judge , JD & JMFC , Kallam . 
Shri. P .M . Patil, 
Jt.Civil Judge, JD & JMFC , Kallam . 
Shri.S . S .Ubale , 
Jt. Civil Judge, JD & JMFC , Kallam . 


5 /5 /2016 to 15 /5 /2016 & 
30 /5 /2016 to 05 / 06 /2016 
5 /5 /2016 to 15 /5 /2016 & 
23 /5 / 2016 to 29/05/2016 


30 /5 / 2016 to 
05 /06 /2016 
16 /05/ 2016 to 
29 /05 / 2016 
16 / 05/ 2016 to 
22 /05 /2016 & 
30 /5 / 2016 to 
05 /06 / 2016 
23/05 /2016 to 
05 /06 / 2016 
09 /05 / 2016 to 
22/05 /2016 


26 


5 /5 /2016 to 22/5 /2016 


5 /5 / 2016 to 08 / 5 / 2016 & 
23 / 5 /2016 to 05 /06 /2016 
5 /5 /2016 to 05 /06 /2016 


5 /5 / 2016 to 8 /5 / 2016 & 
23/5 /2016 to 05 /06 /2016 


Shri .A .A . Bhosale, 
Jt.Civil Judge , JD & JMFC , Bhoom . 
Shri. A . N . Mane, 
2nd Jt.Civil Judge , JD & JMFC , Bhoom 
Shri. H .S . Satpute , 
3rd Jt .Civil Judge, JD & JMFC , Bhoom . 
Shri. S . S . Patil, 
Jt.Civil Judge , JD & JMFC , Paranda. 
Smt. D . S . Chothe , 
2nd Jt .Civil Judge, JD & JMFC , Paranda 
Shri. N . C . Pawar , 
Civil Judge, JD & JMFC , Washi. 
Shri. M . T. Kharade 
Jt.Civil Judge , JD & JMFC , Washi. 
Shri. R . B . Hanwate , 
Civil Judge , JD & JMFC , Lohara . 


09 /05 / 2016 to 
22 /05 /2016 
23/05 /2016 to 
05 /06 / 2016 
09/05/ 2016 to 
15 / 05 / 2016 
16 /05 / 2016 to 
29 /05 /2016 
23 /05/2016 to 
05 /06 /2016 


5 /5 / 2016 to 22 /5 /2016 
5/5 /2016 to 8 /5 /2016 & 
16 /5 /2016 to 05 / 06 /2016 
5 /5 /2016 to 15 /5 /2016 & 
30 /5 / 2016 to 05/ 06 / 2016 


5 /5 /2016 to 22 /5 /2016 


Osmanabad : -- 6th June, 2016 . 


R . R . Deshmukh , 
Principal District & Sessions Judge, 

Osmanabad . 


७४२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , ३० जून २०१६ : आषाढ ९ , शके १९३८ 


भाग १ - पुरवणी 


२६ 
BY PRINCIPAL DISTRICT & SESSIONS JUDGE 

NOTIFICATION 


No.HKW / [Admn ]/5753 /2016 .--- The following Judicial Officers working in this District Osmanabad were 
pernitted to enjoy the Off/Summer Vacation for the year 2016 as specified in column No. 3 and the period for 
which they were prevented from enjoying the Off / Summer Vacation is mentioned in column No . 4 against their 


names. 


The Off / Summer Vacation for Civil Courts in Osmanabad Districtwas from 05thMay, 2016 to 05th June, 
2016 [both days inclusive ) 


Sr. 


Name of the Judicial Officer 


Period of Vacation prevented 


Period of Vacation 

Enjoyed 


No. 


2 


3 


5 /5/ 2016 to 15 /5 / 2016 and 
30 /5 /2016 to 5 /6 / 2016 


5 /5 /2016 to 22/5 / 2016 


Sau . P.P . Kulkarni, 
District Judge -1 , Osmanabad . 
Shri S .I. Pathan , 
District Judge - 2 , Osmanabad . 
Shri . S .A . R . Auti, 
District Judge - 3 , Osmanabad . 
Shri. R .N .Rokade, 
District Judge - 4 , Osmanabad . 
Shri. A . P. Kanade, 
Adhoc District Judge - 1, 
Osmanabad . 
Shri. M . S . Mungle , 
District Judge - 1, Omerga. 
Shri . V. A . Pokale, 
District Judge - 1 , Bhoom . 
Shri. G .S. Dhoble, 
Adhoc District Judge - 1 , Bhoom . 


16 / 5 / 2016 to 
29/ 5 / 2016 
23 /5 /2016 to 
5 /6 / 2016 
23 /5 / 2016 to 
5 /6 / 2016 
9 /5 / 2016 to 
22/ 5 / 2016 
16 /5 / 2016 to 
29 /5 /2016 


5 /5 / 2016 to 22/5 /2016 
5 /5 /2016 to 8 /5 /2016 and 
23/5 /2016 to 5 /6 /2016 
5 /5 / 2016 to 15/5 /2016 and 
30 /5 /2016 to 5 /6 /2016 


30 /5 / 2016 to 
5 /6 / 2016 
9 /5 /2016 to 

22 /5 / 2016 
23 /5 / 2016 to 


5 /5 / 2016 to 29 /5 /2016 
5 /5 / 2016 to 8/5 /2016 and 
23/5/ 2016 to 5 /6 / 2016 


5 /6 / 2016 


5 / 5 /2016 to 22 /5 / 2016 


Osmanabad :-- 6th June, 2016 . 


R . R . Deshmukh , 
PrincipalDistrict & Sessions Judge, 

Osmanabad . 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


औरंगाबाद विभाग 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , ३० जून २०१६ : आषाढ ९ , शके १९३८ 


७४३ 


श्री . आर. एन . बारड, हे रजेवरुन परत आल्यानंतर त्यांना त्यांचे पुर्वीच्याच 
पदावर नेमण्यात येईल . 


२७ 

प्रमुखजिल्हा न्यायाधीश यांजकडून 
पहा :- १. श्री .व. आ .पोकळे, जिल्हा न्यायाधीश -१ , भूम यांचेपत्र क्र .१११७/१६ , 
दिनांक ०६ जून , २०१६ अन्वये प्राप्त झालेला विहित नमुन्यातील अर्जित 
रजेचा अर्ज . 


आदेश 
प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश , उस्मानाबाद हे खालील प्रमाणे आदेश 
निर्गमीत करितात - 


श्री . आर. एन . बारड , हे रजेवरुन परत न आल्यास त्यांची नियुक्ती 
दिवाणी न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर , निलंगा या पदावर तात्पुरत्या स्वरूपात 
तशीच पुढे चालू ठेवण्यात येईल . 

श्री . आर.एन . बारड , यांचे अनुपस्थितीचे कालावधीतील त्यांचे न्यायालयाचा 
कार्यभार जिल्हा न्यायालयाच्या दिनांक २१ .७.२०१५ च्या संदर्भीय आदेशाप्रमाणे 
ठेवण्यात येईल . 


लातूर , ३१ मे , २०१६ . 


क्र . काव्यवि/(प्रशा)/ ४३१९/ २०१६ . - श्री . व . आ . पोकळे, जिल्हा 
न्यायाधीश-१ , भूम यांची दिनांक ०७ जून , २०१६ ते १० जून, २०१६ या ( ०४ ) 
चार दिवसांची अर्जित रजा महाराष्ट्र नागरी सेवा (रजा ) नियम १९८१, 
मधील नियम -५० नुसार (रजेपुढील दिनांक ११ व १२ जून , २०१६ या दोन 
दिवसाच्या सुट्टीच्या फायद्यासह ) मंजूर करण्यांत येवून , दि . ६ जून , २०१६ 
रोजी कार्यालयीन वेळेनंतर पासून ते दि . १३ जून , २०१६ रोजी कार्यालयीन 
वेळेपुर्वी पर्यंत मुख्यालय सोडण्याची परवानगी देण्यात येते . 


श्रीमती एस. एम . शिंदे , 
प्र .प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश , लातूर 


प्रगटन 


रजेवरुन परत आल्यानंतर श्री . व. आ .पोकळे हे जिल्हा न्यायाधीश- १ , 
भूम म्हणून काम पाहतील . 


जर श्री . व. आ .पोकळे हे सदरील रजेवर गेले नसते तर ते जिल्हा 
न्यायाधीश- १ , भूम म्हणून कार्यरत राहिले असते . 


२९ 
उप विभागीय अधिकारी ( अतियात ) यांजकडून 

जाहीर प्रगटन 
क्रमांक २०१०/ अतियात / कवि- ७१३, - अर्जदार १ ) इस्माईल मकानदार , 
रा . बोरगांव, ता . तुळजापूर , जि . उस्मानाबाद , २) शेख रसुल मोहमद 
साहब मकानदार, रा . पुणे, ३) खातुनबी बाबुलाल साहब मकानदार , रा . 
बोरगांव ता . तुळजापूर, जि . उस्मानाबाद , ४ ) शेख शौकत मोहमद साहब 
मकानदार , रा . बोरगांव , ता . तुळजापूर , जि . उस्मानाबाद यांनी मौ . बोरगांव , 
ता . तुळजापूर , जि . उस्मानाबाद , येथील दर्गा हजरत सफील साहेब 
( सोहेल) चे ईनामदार महमंद अंबुलाल मकानदार हे दिनांक २० / ८ / २०१० 
रोजी मयत झाल्यामुळे त्यांचे वारस म्हणुन या कार्यालयात दिनांक १२/ ११ / 
२०१० रोजी रुजु झाले असून सदर प्रकरणात अर्जदार यांनी खालील 
तक्यात दिलेल्या जमीनी 


( दोन ) 


श्री . व. आ .पोकळे, जिल्हा न्यायाधीश- १, भूम यांच्या सदरील रजेच्या / 
सुट्टीच्या कालावधीत त्यांच्या न्यायालयाचा कार्यभार हा श्री .ग. सो .ढोबळे , 
तदर्थ जिल्हा न्यायाधीश -१ , भूम यांच्याकडे ठेवण्यांत येतो . 


उस्मानाबाद, ०६ जून , २०१६ . 


आर . आर . देशमुख , 
प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश, उस्मानाबाद . 


अ.क्र . जिल्हा तालुका | गांव ( सर्व्हे नंबर ) | क्षेत्र हे . 

गट नंबर । आर 
___ १ | उस्मानाबाद तुळजापूर | बोरगांव । ८ १२.०८ 


२८ 


प्र . प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश यांजकडून 
पहा:- १ ) जिल्हा न्यायालय आदेश क्रमांक ३०१/ २०१५ , दिनांक २१. ७.२०१५. 
२) श्री . आर. एन . बारड , दिवाणी न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर , निलंगा यांची 
दिनांक २.६. २०१६ ते ४.६. २०१६ पर्यंतची ( ०३) दिवसाची अर्जित रजा 
मंजूर करणेबाबतचा विनंती अर्ज . 
३) अधिक्षक ( प्रशासन विभाग), जिल्हा न्यायालय , लातूर यांचा रजेच्या 
अनुज्ञेयतेबाबतचा अहवाल . 


III 


HIP 


वरील सर्व्हे नंबर / गट नंबर व क्षेत्राच्या विरासत मंजूरीसाठी अर्ज दिला 
असून सदर जमीन ही दर्गा हजरत शफील साहेब , या नावाने ओळखल्या 
जाणाऱ्या मौ . बोरगांव , ता . तुळजापूर , जि . उस्मानाबाद , चे सेवेसाठी 
असल्याने अर्जात नमुद केले आहे व विरासत मंजूरीसाठी विनंती केली 
आहे . तेंव्हा वरील सर्व नेमुद कलेले सर्व्हे नंबर/ गट नंबर व क्षेत्राप्रमाणे 
अर्जदार यांचे नांवे विरासत मंजूर करणे बाबत जर कोणास कांही आक्षेप 
असेल तर त्यांनी सदर जाहीर प्रगटन राजपत्रात प्रसिध्द झालेल्या तारखेपासून 
सहा आठवड्याचे आत लेखी आक्षेप या कोर्टात दाखल करावा . मुदतीत 
आक्षेप आल्यास वारसाची चौकशी नियमानुसार करण्यात येऊन अर्जदाराच्या 
नांवेविरासत मंजूर करण्यात येईल . 


आदेश 


क्र . काव्यवि/( प्रशा)/ २०७४ / २०१६ - प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश, लातूर 
हे श्री . आर. एन . बारड , दिवाणी न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर , निलंगा यांची 
दिनांक २.६.२०१६ ते ४.६. २०१६ पर्यंतची ( ०३) दिवसाची अर्जित रजा , 
रजेच्या पुढे दिनांक ५.६.२०१६ रोजी रविवार निमित्त असलेल्या सुट्टीचे 
लाभासह मंजूर करीत आहेत . तसेच त्यांना दिनांक १. २. २०१६ रोजीचे 
कार्यालयीन वेळेनंतर पासून ते दिनांक ६.६.२०१६ रोजीचे कार्यालयीन 
वेळेपूर्वीपर्यंतचे कालावधीत मुख्यालय सोडण्याची परवानगी देण्यात येत 
आहे. 


दिनांक २० /०५/ २०१६ . 


तेजस चव्हाण , 
उप जिल्हाधिकारी ( अतियात ), 

उस्मानाबाद . 


७४४ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , ३० जून २०१६ : आषाढ ९ , शके १९३८ 


भाग १ - पुरवणी 


३० 


उपविभागीय अधिकारी यांजकडून 

अधिसूचना 


६० / २ 

६० / १ 
एकुण संपादीत क्षेत्र 


० .०७ 
० .५१ 
३.८६ हे . आर . 


। 


___ अनुसूची दोन 
सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरुपा बाबत विवरण 
प्रकल्पाचे नांव : अतिरिक्त भुसंपादन प्रस्ताव कवाना लघु पाझर 
तलावासाठी मौ .कवाना ता .हदगाव, जि .नांदेड . 
प्रकल्पाच्या कामाचे वर्णन : उपरोक्त गट क्रमांकातील जमीनीचे 
भुसंपादन कवाना लघु पाझर तलावासाठी . 
समाजाला होणारे लाभ : आर्थिक , पायाभुत , सोयी सुविधेत वाढ 
होणे . 

अनुसूची तीन 

पुनर्वसाहत क्षेत्राचे वर्णन 
गावाचे नांव : कवाना , तालुका-हदगाव . जिल्हा- नांदेड . 
अ.क्र . भूमापन क्रमांक किंवा गट नंबर अंदाजीत क्षेत्र ( हेक्टर मध्ये ) 

बाधीत व्यक्तीचे विस्थापन 
करण्याची आवश्यकता नाही . 


क्र . २०१४ / उ. वि . अ./ भुसं /सिआर-०१ ज्याअर्थी, समुचित 
शासन असलेल्या हदगांव तालुक्याच्या उपविभागीय अधिकारी यांनी 
भूमिसंपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा 
आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम २०१३ ( २०१३ चा ३० ) ( यात 
यापुढे ज्याचा निर्देश " उक्त अधिनियम " असा केला आहे .) याच्या 
कलम ११ च्या पोट कलम ( १) द्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या 
अधिकाराचा वापर करून , अधिसुचना क्रमांक २०१४ / उ. वि . अ ./ भुसं / 
सिआर- ०१ दि .२५- ०८ - २०१५ अन्वये प्रारंभीक अधिसूचना काढली 
आहे . आणि त्याद्वारे असे अधिसूचित केले आहे की , या सोबत 
जोडलेल्या अनुसूचि एक मध्ये अधिक तपशिलवार वर्णन केलेल्या 
जमिनीची, अनुसूची दोन मध्ये अधिक तपशिलवार विनिर्दिष्ट केलेल्या 
सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता आहे. किंवा तीची आवश्यकता 
भासण्याची शक्यता आहे . 

आणि ज्याअर्थी हदगाव ( उपविभागाच्या ) उप विभागीय 
अधिकारी यांनी कलम १५ च्या पोट कलम ( २) अन्वये दिलेला 
अहवाल , कोणताही असल्यास विचारात घेतल्यानंतर , उक्त सार्वजनिक 
प्रयोजनासाठी उक्त जमीन संपादन करण्याची आवश्यकता आहे . 
याबाबत त्याची खात्री पटली आहे ; आणि म्हणून , उक्त अधिनियमाच्या 
कलम १९ च्या पोटकलम ( १ ) च्या तरतुदीन्वये , उक्त सार्वजनिक 
प्रयोजनासाठी उक्त जमीनीची आवश्यकता आहे . असे याद्वारे घोषित 
करण्यात येते . 

आणि ज्याअर्थी, अनुसुची तीन मध्ये अधिक तपशिलवार 
वर्णन केलेले क्षेत्र हे बाधीत कुटूंबियाच्या पुनर्वसन व पुनर्वसाहतीच्या 
प्रयोजनासाठी " पुनर्वसावहत क्षेत्र " म्हणून निर्धारीत केले असल्याचे 
याद्वारे घोषीत केले जात असून पुनर्वसन व पुनर्वसाहत योजनेचा 
सारांश अनुसूचि चार मध्ये विनिर्दिष्ट केला आहे . 

आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड 
( छ) अन्वये , समुचित शासन असलेला जिल्हाधिकारी, उक्त 
अधिनियमान्वये जिल्हाधिकाऱ्यांची कार्य पार पाडण्यासाठी श्री 
अविशकुमार सोनोने, उप विभागीय अधिकारी , हदगाव जिल्हा नांदेड 
यास पदनिर्देशित करीत आहे. 

अनुसूचि- एक 
गावाचे नांव : कवाना , ता .हदगाव , जि . नांदेड 
अ. क्र . भूमापन क्र .किंवा गट नंबर अंदाजीत क्षेत्र ( हेक्टर मध्ये ) 
७६ 

० . २४ 
७३ 

० .१५ 
७० / १ 

० . १८ 
७० / २ 

० . १९ 
| ५ | ७० / ३ 

० .७६ 
७० / ४ 

० . १६ 
६९ 

१. ६० 


अनुसूची चार 
( पुनर्वसन व पुनर्वसाहत योजनेचा सारांश ) 

भुसंपादन जनतेच्या पायाभुत सोई सुविधेसाठी होत असल्याने 
सामाजिक प्रभाव निर्धारण अभ्यास करणाऱ्या अभिकरणाचा अभिप्राय 
आवश्यक नाही . 
टिप : उक्त जमिनीच्या नकाशाचे उपविभागीय अधिकारी कार्यालय 
हदगाव नगरपालिका कार्यालय , हदगाव पहला मजला, ता .हदगाव 
जि .नांदेड या कार्यालयात निरीक्षण करता येऊ शकेल . 
दिनांक : ०४ -०६- २०१६ 

स्वाक्षरीत 
ठिकाण : हदगाव 

उपविभागीय अधिकारी, हदगाव 


स्वाक्षरीत 
जिल्हाधिकारी नांदेड करिता 


३१ 


| 


| 


| 


शासन 


| 


उपविभागीय अधिकारी यांजकडून 

अधिसूचना 
क्र .२०१४/ उ.वि . अ./ भुसं /सिआर-०३ ज्याअर्थी, समुचित शासन 
असलेल्या हदगांव तालुक्याच्या उपविभागीय अधिकारी यांनी भूमिसंपादन 
पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि 
पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम २०१३ ( २०१३ चा ३० ) ( यात यापुढे 
ज्याचा निर्देश " उक्त अधिनियम " असा केला आहे .) याच्या 


6 


औरंगाबाद विभाग 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , ३० जून २०१६ : आषाढ ९ , शके १९३८ 


७४५ 


९६ पै 


० . १४ 


९७ पै 


० . ०६ 


कलम ११ च्या पोट कलम ( १ ) द्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या 
अधिकाराचा वापर करून, अधिसुचना क्रमांक २०१४/ उ.वि . अ./ भुसं / 
सिआर- ०३ दि .२५- ०८ - २०१५ अन्वये प्रारंभीक अधिसूचना काढली 
आहे . आणि त्याद्वारे असे अधिसूचित केले आहे की , या सोबत 
जोडलेल्या अनुसूचि एक मध्ये अधिक तपशिलवार वर्णन केलेल्या 
जमिनीची, अनुसूची दोन मध्ये अधिक तपशिलवार विनिर्दिष्ट केलेल्या 
सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता आहे . किंवा तीची आवश्यकता 
भासण्याची शक्यता आहे . 

आणि ज्याअर्थी हदगाव ( उपविभागाच्या ) उप विभागीय 
अधिकारी यांनी कलम १५ च्या पोट कलम ( २ ) अन्वये दिलेला 
अहवाल , कोणताही असल्यास विचारात घेतल्यानंतर, उक्त सार्वजनिक 
प्रयोजनासाठी उक्त जमीन संपादन करण्याची आवश्यकता आहे . 
याबाबत त्याची खात्री पटली आहे ; आणि म्हणून , उक्त अधिनियमाच्या 
कलम १९ च्या पोटकलम ( १ ) च्या तरतुदीन्वये, उक्त सार्वजनिक 
प्रयोजनासाठी उक्त जमीनीची आवश्यकता आहे . असे याद्वारे घोषित 
करण्यात येत आहे. 

आणि ज्याअर्थी, अनुसुची तीन मध्ये अधिक तपशिलवार 
वर्णन केलेले क्षेत्र हे बाधीत कुटूंबियाच्या पुनर्वसन व पुनर्वसाहतीच्या 
प्रयोजनासाठी " पुनर्वसावहत क्षेत्र " म्हणून निर्धारीत केले असल्याचे 
याद्वारे घोषीत केले जात असून पुनर्वसन व पुनर्वसाहत योजनेचा 
सारांश अनुसूचि चार मध्ये विनिर्दिष्ट केला आहे . 

आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड 
( छ ) अन्वये, समुचित शासन असलेला जिल्हाधिकारी , उक्त 
अधिनियमान्वये जिल्हाधिकाऱ्यांची कार्य पार पाडण्यासाठी श्री 
अविशकुमार सोनोने , उप विभागीय अधिकारी , हदगाव जिल्हा नांदेड यास 
पदनिर्देशित करीत आहे. 

अनुसूचि एक 
गावाचे नांव : कवाना . तालुका- हदगाव . जिल्हा-नांदेड . 
अ . क्र . भूमापन क्र .किंवा गट नंबर अंदाजीत क्षेत्र ( हेक्टर मध्ये ) 
७७ पै 

_____ ० . ३६ 
७६ पै 

० .११ 


० .०७ 
१०० पै 

० . ०८ 
१०१ पै 

० .०५ 
१२|| १०२ पै 

० .०७ 

० .०५ 
एकुण 

४ . ५३ 
अनुसूची दोन 
सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरुपा बाबत विवरण 
प्रकल्पाचे नांव : भुसंपादन प्रस्ताव कवाना लघु पाझर तलावाच्या 
कालव्यासाठी मौ . कवाना ता . हदगाव , जि .नांदेड . 
प्रकल्पाच्या कामाचे वर्णन : उपरोक्त गट क्रमांकातील जमीनीचे 
भुसंपादन कवाना लघुपाझर तलावाच्या कालव्यासाठी . 
समाजाला होणारे लाभः आर्थिक , पायाभुत , सोयी सुविधेत वाढ 
होणे . 

अनुसूची तीन 

पुनर्वसाहत क्षेत्राचे वर्णन 
गावाचे नांव : कवाना . तालुका- हदगाव . जिल्हा-नांदेड . 
अ.क्र . भूमापन क्रमांक किंवा गट नंबर अंदाजीत क्षेत्र ( हेक्टर मध्ये) | 
१ बाधीत व्यक्तीचे विस्थापन 

करण्याची आवश्यकता नाही . 


अनुसूची चार 
( पुनर्वसन व पुनर्वसाहत योजनेचा सारांश ) 

भुसंपादन जनतेच्या पायाभुत सोई सुविधेसाठी होत असल्याने 
सामाजिक प्रभावनिर्धारण अभ्यास करणाऱ्या अभिकरणाचा अभिप्राय 
आवश्यक नाही. 
टिप : उक्त जमिनीच्या नकाशाचे उपविभागीय अधिकारी कार्यालय 
हदगाव नगरपालिका कार्यालय , हदगाव पहीला मजला, ता . हदगाव 
जि . नांदेड या कार्यालयात निरीक्षण करता येऊ शकेल . 
दिनांक : ०४- ०६- २०१६ 


० .०८ 


० . १५ 
० .१२ 
० .२१ 


७५ पै 


ठिकाण : हदगाव 


८९ पै 


स्वाक्षरीत 


८८ पै 


उपविभागीय अधिकारी , हदगाव 


९३ पै 
९५ पै 


० .४३ 
० . ३६ 
० .३६ 
० . ६८ 
० . १४ 
० . १५ 
० .१२ 
० . १५ 


स्वाक्षरीत 
जिल्हाधिकारी नांदेड करिता 


० .०९ 


० . ५० 


७४६ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , ३० जून २०१६ : आषाढ ९ , शके १९३८ 


भाग १ - पुरवणी 


३२ 


१० 

२४४ 
११ 
१२ | २७० 
१३ 
१४ | २७१ 

एकुण संपादीत क्षेत्र । 


० . ७५ 
० . २६ 
० .१८ 
० . १४ 
० . १७ 
३. ५४ 


अनुसूची दोन 


सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरुपा बाबत विवरण 


प्रकल्पाचे नांव : भुसंपादन प्रस्ताव : वर्धा-नांदेड - यवतमाळ - पुसद - 
नांदेड नवीन रेल्वे मार्ग मौ .रुई ता .हदगाव जि . नांदेड 
प्रकल्प कामाचे वर्णन : उपरोक्त गट क्रमांकातील जमीनीचे भुसंपादन 
करून तिथे वर्धा-नांदेड नविन रेल्वे मार्ग करण्याबाबत . 
समाजाला होणारे लाभ : आर्थिक , पायाभुत , सोयी सुविधेत वाढ . 

अनुसूची तीन 

पुनर्वसाहत क्षेत्राचे वर्णन 
गावाचे नांव : रुई . तालुका-हदगाव . जिल्हा-नांदेड . 
अ.क्र . भूमापन क्रमांक किंवा गट नंबर | अंदाजीत क्षेत्र ( हेक्टर मध्ये ) 

- लागू नाही - 


उपविभागीय अधिकारी यांजकडून 

अधिसूचना 
भूमीसंपादन , पुनर्वसन व पुनर्स्थापना करताना उचित नुकसान 
भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ . 

क्र . २०१३/ भुसं /सिआर- ०२ ज्याअर्थी, समुचित शासन असलेल्या 
नांदेड जिल्ह्याच्या जिल्हाधिकाऱ्याने भूमिसंपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत 
करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम 
२०१३ ( २०१३ चा ३० ) ( यात यापुढे ज्याचा निर्देश “ उक्त अधिनियम " 
असा केला आहे .) यांच्या कलम ११ च्या पोट कलम ( १) द्वारे प्रदान 
करण्यात आलेल्या अधिकाराचा वापर करून , अधिसुचना क्रमांक २० 
दि . १७- १२ - २०१५ अन्वये प्रारंभीक अधिसूचना काढली आहे. आणि 
त्याद्वारे असे अधिसूचित केले आहे की , या सोबत जोडलेल्या अनुसूची 
एक मध्ये अधिक तपशिलवार वर्णन केलेल्या जमिनीची , अनुसूची 
दोन मध्ये अधिक तपशिलवार विनिर्दिष्ट केलेल्या सार्वजनिक 
प्रयोजनासाठी आवश्यकता आहे किंवा तीची आवश्यकता भासण्याची 
शक्यता आहे . 

आणि ज्याअर्थी, नांदेड (जिल्ह्याच्या ) जिल्हाधिकाऱ्याने 
कलम १५ च्या पोट कलम ( २) अन्वयेदिलेला अहवाल , कोणताही 
असल्यास विचारात घेतल्यानंतर, उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी 
उक्त जमीन संपादन करण्याची आवश्यकता आहे . याबाबत त्याची 
खात्री पटली आहे; आणि म्हणून , उक्त अधिनियमाच्या कलम १९ 
च्या पोटकलम ( १ ) च्या तरतुदीन्वये , उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी 
उक्त जमीनीची आवश्यकता आहे . असे याद्वारे घोषित करण्यात येत 
आहे . 

___ आणि ज्याअर्थी, अनुसुची तीन मध्ये अधिक तपशिलवार 
वर्णन केलेले क्षेत्र हे बाधीत कुटूंबियाच्या पुनर्वसन व पुनर्वसाहतीच्या 
प्रयोजनासाठी “ पुनर्वसावहत क्षेत्र " म्हणून निर्धारीत केले असल्याचे 
याद्वारे घोषीत केले जात असून , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत योजनेचा 
सारांश अनुसूचि चार मध्ये विनिर्दिष्ट केला आहे ; 

आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड 
( छ ) अन्वये, समुचित शासन असलेला जिल्हाधिकारी , उक्त 
अधिनियमान्वये जिल्हाधिकाऱ्यांची कार्य पार पाडण्यासाठी उप विभागीय 
अधिकारी हदगाव यास पदनिर्देशित करीत आहे . 

अनुसूचि एक 
संपादित करावयाच्या जमीनीचे वर्णन 
गावाचे नांव : रुई . तालुका- हदगाव . जिल्हा- नांदेड . 
अ.क्र . भूमापन क्र . किंवा गट नंबर अंदाजीत क्षेत्र ( हेक्टर मध्ये ) । 
२३३ पै 

० . १७ 

० . १५ 
२३३ पै 

० .०१ 
२२५ 

० . ५२ 
२२७ पै 

० . २१ 
० .३१ 
० .०३ 

० .२७ 
२३८ 

० . ३७ 


अनुसूची चार 


( पुनर्वसन व पुनर्वसाहत योजनेचा सारांश ) 


- लागु नाही - 


टिप : उक्त जमिनीच्या नकाशाचे उपविभागीय अधिकारी कार्यालय 
हदगाव नगरपालिका कार्यालय , हदगाव पहला मजला, ता . हदगाव 
जि .नांदेड येथील कार्यालयात निरीक्षण करता येईल . 
दिनांक : १०- ०६- २०१६ 


ठिकाण : नांदेड 


स्वाक्षरीत 
जिल्हाधिकारी नांदेड करिता 


२३७ पै 


औरंगाबाद विभाग 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , ३० जून २०१६ : आषाढ ९ , शके १९३८ 


७४७ 


३३ 


जिल्हाधिकारी यांजकडून 

अधिसूचना 


क्र . २०१५/मशाका-१ / आस्था -१/ टे-२ /प्र.क्र .६८ , महाराष्ट्र लोकसेवा हक्क पुरविण्यात येत असलेल्या लोकसेवा , नियत कालमर्यादा, पदनिर्देशित 
अधिनियम , २०१५ ( सन २०१५ चा महाराष्ट्र अधिनियम क्र .३१) च्या अधिकारी , प्रथम आणि द्वितीय अपिल प्राधिकारी याबाबी खालील 
कलम ३( १) अन्वये प्राप्त अधिकारानुसार मी जिल्हाधिकारी , नांदेड परिशिष्ठामध्ये नमुद केल्याप्रमाणे अधिसूचित करीत आहे: 
याद्वारे उक्त अधिनियमाच्या प्रयोजनार्थ जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या 
अधिनस्त महसूल कार्यालयामार्फत नागरिकांना 


परिशिष्ठ 


अ.क्र . 


लोकसेवेचा तपशील 


पदनिर्देशित 
अधिकाऱ्यांचे 
पदनाम 


पुरविण्यासाठी विहित | 
केलेली कालमर्यादा 

( दिवस ) 


प्रथम अपिल 
अधिकाऱ्यांचे 
पदनाम 


द्वितीय अपिल 
| अधिकाऱ्याचे पदनाम 


उद्योजकांना महाराष्ट्र 
जमीन संहिता १९६६ 
च्या कलम ४४अ च्या 
तरतुदीनुसार परस्पर 
औद्योगिक वापर सुरु 
करणे शकय व्हावे 
त्याकरिता आवश्यक 
अधिकृत माहिती 
तातडीने उपलब्ध करून 


देणे . 


औद्योगिक प्रयोजनार्थ 
जमीन खोदण्याची 
परवानगी ( गौण खनिज 
उत्खनन ) 


अप्पर जिल्हाधिकारी । अपर जिल्हाधिकारी विकास आयुक्त तथा 
तथा शा .नि .क्र . तथा समन्वय | अध्यक्ष मैत्री कक्ष 
एनएपी- २०१५/ अधिकारी मैत्री कक्ष 
प्र .क्र . २८ / टी - १ , 
दि . ३१.०३ .२०१५ 
अन्वये गठीत 
जिल्हा स्तरावरील 
औद्योगिक अकृषिक 
वापर सहाय्यभूत 
समितीचे अध्यक्ष 
१ ) तहसिलदार ५०० | अपर जिल्हाधिकारी विकास आयुक्त तथा 
ब्रास पर्यंत 

तथा समन्वय | अध्यक्ष मैत्री कक्ष 

अधिकारी मैत्री कक्ष 
२) उपविभागीय 
अधिकारी २००० 
ब्रास पर्यंत 
३ ) जिल्हाधिकारी विकास आयुक्त | प्रधान सचिव ( महसूल ) । 
२५००० ब्रास पर्यंत तथा अध्यक्ष मैत्री 

कक्ष 
उपविभागीय 

अपर जिल्हाधिकारी विकास आयुक्त तथा 
अधिकारी 

तथा समन्वय अध्यक्ष मैत्री कक्ष 
अधिकारी मैत्री कक्ष 


औद्योगिक प्रयोजनार्थ 
जमीन वापरण्याकामी 
बिगर अधिसूचित वृक्ष 
तोड परवानगी 


दिनांक :- ३१/ ०५/ २०१६ 
ठिकाण :- नांदेड 


( सुरेश काकाणी ) 
जिल्हाधिकारी , नांदेड 


७४८ 


भाग १ - पुरवणी 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , ३० जून २०१६ : आषाढ ९ , शके १९३८ 

BY COLLECTER 


NOTIFICATION 


No. 2015 /REV - 1/EST- 1 / T - 2 /C .R ./68 , :- In exer- stipulated time limits for providing such public ser 
cise of the powers conferred by sub - section ( 1) of vices the Designated officers, First Appellate Au 
Section 3 of the Maharashtra Right To Public thorities and Second Appellate Authorities, as speci 
Services Act, 2015 (Mah . Act.No.31 of 2015 ). I, fied in the Schedule appended herewith , for the 
the Collector ofNanded District, hereby notify the purposes of the said Act. 
public services rendered by the office of the 
Collector through the subordinate Revenue offices, 
along with the 

SCHEDULE 
Sr .No . Public Service Time limit for Designated First 

Second 
providing Officer Appellate appellate 
Service 

Officer Officer 
(Days ) 


2 


3 


5 


30 


To provide official/ 
authenticated 
information to the 
concerned 
entreprenneur so as to 
enable him to make 
use of land for 
industrial purpose on 
his own as per section 
44 A ofMLRC , 1966 


30 


Permission for digging 
land (MinorMineral 
Extraction ) for 
industrial purpose 


Additional Additional Development 
Collector cum Collector & Commisioner 
Chairman Nodal Officer & President 
Industrial Non - Maitri Kaksh Maitri Kaksh 
agriculturalUse 
Facilitation 
Committee , 
constituted as 
per G . R . No . 
NAP - 2015 / C .R . 
28 / T - 1 , dated 
31.03. 2015 
1) Tahsildar - Additional Commisioner 
up to 500 brass Collector & & President 

Nodal Officer Maitri Kaksh 

Maitri Kaksh 
2 ) 
Sub -Divisional 
Officer - up to 
2000 brass 
3 ) Collector - up Development Principal 
to 25000 brass Commisioner Secretary 

& President (Revenue ) 

Maitri Kaksh 
Sub -Divisional Additional Development 
Officer 

Collector & Commisioner 
NodalOfficer & President 
Maitri Kaksh Maitri Kaksh 


30 


Permission to cut any 
non - scheduled tree for 
making use of land for 
industrial purpose 


Date : - 31/05 /2016 
Place :- Nanded 


(Suresh Kakani) 
Collector Nanded 


औरंगाबाद विभाग 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , ३० जून २०१६ : आषाढ ९ , शके १९३८ 


७४९ 


३४ 


अध्यक्षपदी निवडून आलेल्या उमेदवाराचा तपशिल 


जिल्हाधिकारी यांजडून 


( नगरपरिषद प्रशासन ) 


अ . क्र . | नगरपरिषदेचे 

नाव 


निवडुन आलेल्या ।| अध्यक्षपदासाठी 
अध्यक्षाचे नाव जातीचा प्रवर्ग 


क्र . २०१६/ नपाप्र / नपनि / अध्यक्ष/ उपाध्यक्ष/ का -१ / टे - ७/ प्र.क्र .१६ दिनांक २७ / 
०६/ २०१६ 


खुला 


नगरपरिषद लोहा । चव्हाण आशाताई 

रोहिदास 


वाचा: 


उपाध्यक्षपदी निवडून आलेल्या उमेदवाराचा तपशिल 


१ . पीठासीन अधिकारी नगरपरिषद लोहा तथा उपविभागीय 
अधिकारी , कंधार यांचे पत्र जा . क्र .२०१६/ नि / ४५१ दिनांक १८ / 
०६ / २०१६ . 


शेरा 


अ .क्र . | नगरपरिषदेचे 

नाव 


निवडुन आलेल्या 
उपाध्यक्षाचे नाव 


। 


२ . 


महाराष्ट्र नगरपरिषदा , नगरपंचायती व औद्योगिक नगरी अधिनियम , 
१९६५ चे कलम ५१ - क ( ४ ) 

आदेश 


१ । नगरपरिषद लोहा | व्यंकटेश अशोक 

संगेवार 


ज्या अर्थी, लोहा नगरपरिषदेच्या पहिल्या अडीच वर्षाच्या मुदत 
समाप्ती नंतर दिनांक १८ / ०६/ २०१६ रोजीच्या विशेष सभेत अध्यक्ष व 
उपाध्यक्षाची निवड झाल्याबाबतचा अहवाल पीठासीन अधिकारी यांची उक्त 
वाचा क्र . १ अन्वये सादर केला आहे . 


ठिकाण: नांदेड 
दिनांक : २७/ ०६/ २०१६ . 


जिल्हाधिकारी नांदेड , 


त्याअर्थी, मी सुरेश काकणी, जिल्हाधिकारी नांदेड , उक्त वाचा 
क्र .२ अन्वये व मा . राज्य निवडणुक आयोगाचे उक्त वाचा क्र .३ चे आदेशान्वये 
प्रदान केलेल्या अधिकारानुसार याद्वारे असे जाहिर करतो की , नगरपरिषद 
लोहा येथे दिनांक १८ / ०६/ २०१६ रोजी आयोजित विशेष सभेत घेण्यात 
आलेल्या निवडणूकीत खालील दर्शविल्याप्रमाणे उमेदवार नगरपरिषदेच्या 
अध्यक्ष व उपाध्यक्षपदी निवडून आले आहेत . 


७५० 

महाराष्ट्र शासन राजपत्र, ३० जून २०१६ : आषाढ ९ , शके १९३८ भाग १ - पुरवणी 
पुढील अधिसूचना असाधारण राजपत्र म्हणून खालील दर्शविलेल्या दिनांकांस प्रसिध्द झाली आहे . 

सोमवार , दिनांक २७ जून २०१६ : आषाढ ६ , शके १९३८ 

३५ 
लातूर शहर महानगरपालिका , लातुर . 
पोट निवडणूक २०१६ निकाल प्रकटन यांजकडून 

का .०५ दिनांक ११/ ०३/ २०१६ अन्वये रविवार , दिनांक १७/०४/ २०१६ रोजी 
जा .क्र .लाशमनपाला / पोटनिवडणूक / २०३/ २०१६ महाराष्ट्र महानगरपालिका घेण्यात आलेल्या पोट निवडणूकीत लातूर महानगरपालिके च्या प्रभाग 
अधिनियम , १९४९ चे ( अनुसूची ड ) निवडणूक नियम क्रमांक ३९ ( २) अन्वये क्रमांक ११ जगा क्रमांक ११ ब मधून निवडूण आलेल्या सदस्याचे नाव, 
क्रमांक लाशमनपा/ पोटनिवडणूक / २०३/ २०१६ मा . आयुक्त राज्य निवडणूक त्यांचे राहण्याचेठिकाण व पक्षाचे नांव महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियम , 
आयोग . महाराष्ट्र यांचेकडील पत्र क्र . रानिआ/ मनपा २०१६/ प्र.क्र . ०८ / १९४९ ची ( अनुसुचि ड , प्रकरण १, निवडणूक नियम क्रमांक ३९ ( २ ) 

अन्वये) खालील प्रमाणे प्रसिध्द करण्यात येत आहे . 


परिशिष्ट 


निर्वाचित उमेदवाराचे नाव 


| 


पात्ता 


पक्ष 


जागा 


आरक्षण 


११ ब 


श्री . शेख समीर चाँदपाशा 


राष्ट्रवादी काँग्रेस 


खुला वर्ग 
(open) 


आलमपूरा मज्जिद 
जवळ, शाम नगर 

लातूर 


पार्टी 


दिनांक २७/ ०६/ २०१६ 
लातूर 


आयुक्त तथा 
निवडणूक अधिकारी, 
लातूर शहर महानगरपलिका,लातूर . 


प्रकाशक, मुद्रक व संपादकः व्यवस्थापक , श्री . संतोष मारूती ढवळे शासकीय मुद्रणालय , औरंगाबाद यांनी 

शासकीय मुद्रणालय , औरंगाबाद येथून प्रकाशित केले . 


